RNI No.MAHBIL / 2009/ 31732 


Reg. No. MH /MR /South -320 /2013-15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग 


चार - अ 


वर्ष ६, अंक १३ ] 


[ पृष्ठे १०८ 


गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 

[किंमत : रुपये ९.०० ]] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० जून २०१४ 


, 


आदेश 
भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९ . 

क्रमांक एमुशु. २०१४ /१७०६ / प्र.क्र . २५१/ म-१. - महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९ 
( १८ ९९ परि-२) च्या कलम ९ ( १ ) ( ब ) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत 
आहे की , LIC OFINDIA PCMC यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ५३ नुसार प्रत्येक पावत्यांकरिता एकत्रितरित्या भरलेली मुद्रांक 
शुल्क रक्कम रुपये १,००,००,००० (रुपये एक कोटी फक्त ) खाली दर्शविलेल्या अटींस अधीन राहून एकत्रित मुद्रांक शुल्क म्हणून 
स्वीकारण्यास या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे : 

( १) वरील पावत्यांचा वापर दिनांक १६ जून २०१४ ते १४ जुलै २०१५ या कालावधीकरिताच करता येईल. 

( २) उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक 
शुल्क परत करण्यात येणार नाही. 

( ३ ) उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर 
आवश्यक महसूल मुद्रांक लावण्यात यावा. 

( ४ ) प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशोब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई यांच्याकडे 
दिला पाहिजे. 

( ५ ) यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज्योत्स्ना मु . माडेकर, 

कक्ष अधिकारी. 


( १ ) 


भाग चार - अ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२ , शके १९ ३६ 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० जुलै २०१४ 

अधिसूचना 


भारताचे संविधान . 


क्रमांक आयसीई. ०६१० / प्र.क्र .८१ / कामगार - ६.- भारताच्या संविधानाचे अनुच्छेद २३३, २३४ व २३५ तसेच अनुच्छेद ३०९ चे परंतुक 
यांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , आणि याबाबतीत 
करण्यात आलेले सर्वविद्यमान नियम, विनियम , आदेश व संलेख यांचे अधिक्रमण करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल याद्वारे , मुंबई उच्च न्यायालय व 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्याशी विचारविनिमय केल्यानंतर औद्योगिक न्यायालयाचे अध्यक्ष , औद्योगिक न्यायालयाचे सदस्य व कामगार 
न्यायालयाचे न्यायाधीश या पदांच्या सेवाप्रवेशाचे, नियुक्तीचे व शिस्तभंगाच्या कारवाईचे विनियम करण्यासाठी पुढील नियम करीत आहेत 

या नियमांना , महाराष्ट्र कामगार न्यायालये व औद्योगिक न्यायालये यांचे न्यायिक अधिकारी ( सेवाप्रवेश , नियुक्ती आणि शिस्तभंगाची 
कारवाई ) नियम, २०१४ , असे म्हणावे. 


~ 


: 


१ . 


२ . 


" 


" 


या नियमांत , संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर, 
( अ ) अधिनियम ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध अधिनियम, १ ९ ४६ ( १९४७ चा ११ ), असा आहे; 
( ब ) जिल्हा न्यायाधीश या संज्ञेला भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २३६ मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणेच अर्थ असेल ; 
( क ) शासन याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन , असा आहे ; 
( ड ) उच्च न्यायालय याचा अर्थ, मुंबई येथील उच्च न्यायालय , असा आहे; 
( ई )) " औद्योगिक न्यायालय ” याचा अर्थ, अधिनियमाच्या कलम १० अन्वये घटित केलेले औद्योगिक न्यायालय, असा आहे ; 
( फ ) न्यायाधीश ” याचा अर्थ, कामगार न्यायालयाचा न्यायाधीश , असा आहे; 
( ग ) कामगार न्यायालय याचा अर्थ, अधिनियमाच्या कलम ९ अन्वये घटित केलेले कामगार न्यायालय , असा आहे ; 

सदस्य याचा अर्थ, औद्योगिक न्यायालयाचा सदस्य, असा आहे; 
( आय ) 

याचा अर्थ, औद्योगिक न्यायालयाचा अध्यक्ष , असा आहे ; 
( जे ) निवड समिती " याचा अर्थ, या नियमांच्या नियम ३ अनुसार घटित केलेली निवड समिती, असा आहे . 


" 


“ 


अध्यक्ष 


“ 


३. निवड समिती ही , उच्च न्यायालयाकडून वेळोवेळी नामनिर्देशित करण्यात येईल त्याप्रमाणे, उच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांची 
मिळून बनलेली असेल , त्यांच्यापैकी सर्वात ज्येष्ठतम हा अध्यक्षपदी असेल . 


४ . 


अध्यक्ष या पदावरील नियुक्ती , राज्यपालांकडून, उच्च न्यायालयाशी विचारविनिमय करून उच्च न्यायालयाद्वारे निश्चित करण्यात 
येईल अशा पुढीलपैकी कोणत्याही एका पद्धतीने करता येईल : 

( १) पदोन्नती, 
( २) नामनिर्देशन ,किंवा 
( ३ ) बदली. 

नियुक्तीची पद्धत.- ( अ) ज्याने औद्योगिक न्यायालयाचा सदस्य म्हणून किमान दहा वर्षे काम केले आहे आणि जिला निवड श्रेणी 
देण्यात आली आहे अशा योग्य व्यक्तीची, उच्च न्यायालयाच्या शिफारशीवरून , पदोन्नतीने नियुक्ती करण्यात येईल; 

( ब ) ( एक ) जी , उच्च न्यायालयाची न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली जाण्यास अर्हताप्राप्त आहे ;किंवा 

( दोन ) जी किमान दहा वर्षे जिल्हा न्यायाधीश म्हणून काम केले किंवा करीत आहे आणि जिला निवड श्रेणी देण्यात आली आहे - अशा 
व्यक्तीची, निवड समितीच्या शिफारशीवरून, नामनिर्देशनाने नियुक्ती करण्यात येईल 

( क) वरील खंड ( ब ) च्या उप- खंड (दोन) मध्ये नमूद केलेल्या आवश्यकतांची पूर्तता करीत आहे अशा योग्य जिल्हा न्यायाधीशाची बदली 
करून नियुक्ती करण्यात येईल . 


~ 


शके १ ९ ३६ 


३ 


३ 


५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२ , 

सदस्य या पदावरील नियुक्ती, राज्यपालांकडून, उच्च न्यायालयाशी विचारविनिमय करून, उच्च न्यायालयाद्वारे निश्चित करण्यात 
येईल अशा पुढीलपैकी कोणत्याही एका पद्धतीने करण्यात येईल 

( १) पदोन्नती, 
( २ ) नामनिर्देशन,किंवा 
( ३ ) बदली : 
पंरतु , शक्यतोवर, पदोन्नती व नामनिर्देशनाद्वारे ५० : ५० या प्रमाणात नियुक्त्या करण्यात येतील . 

नियुक्तीची पद्धत.- ( अ) ज्याने कामगार न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून किमान पाच वर्षे काम केले आहे अशा योग्य न्यायाधीशाची, 
उच्च न्यायालयाच्या शिफारशीवरून, पदोन्नतीने नियुक्ती करण्यात येईल 

( ब ) ( एक ) जाहिरात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकास जिचे वय ३५ वर्षांपेक्षा कमी नाही आणि ४५ वर्षांपेक्षा अधिक नाही : 

परंतु, सेवाप्रवेशाच्या प्रयोजनार्थ, शासनाने मागास म्हणून मान्यता दिलेल्या जाती / जमातीतील उमेदवारांसाठी उच्चतम वयोमर्यादा ५० 
वर्षांपर्यंत शिथिल करता येईल 

( दोन ) ज्याने उच्च न्यायालय किंवा त्याला दुय्यम असलेल्या न्यायालयांमध्ये किमान दहा वर्षे अधिवक्ता म्हणून व्यवसाय केलेला आहे ; 
अशा व्यक्तीची, निवड समितीच्या शिफारशीवरून, नामनिर्देशनाद्वारे नियुक्ती करण्यात येईल 
( क ) योग्य जिल्हा न्यायाधीशाच्या बदलीने नियुक्ती करण्यात येईल. 


कामगार न्यायालयाचा न्यायाधीश या पदावरील नियुक्ती, उच्च न्यायालयाकडून निश्चित करण्यात येईल अशा पुढीलपैकी कोणत्याही 
एका पद्धतीने करण्यात येईल : 

( १) नामनिर्देशन, किंवा 


( २ ) बदली. 


- 


नियुक्तीची पद्धत.. ( अ) ( एक ) ज्याने उच्च न्यायालयात किंवा त्याला दुय्यम असलेल्या न्यायालयांमध्ये, किमान ७ वर्षे अधिवक्ता 
म्हणून व्यवसाय केलेला आहे ; 

( दोन ) जाहिरात प्रसिद्ध होण्याच्या दिनांकास ज्याचे वय ३० वर्षांपेक्षा कमी नाही व ४० वर्षांपेक्षा अधिक नाही 

परंतु , सेवाप्रवेशाच्या प्रयोजनार्थ, शासनाने मागास म्हणून मान्यता दिलेल्या जाती / जमातीतील उमेदवारांसाठी उच्चतम वयोमर्यादा ४३ 
वर्षांपर्यंत शिथिल करता येईल 

अशा व्यक्तीची, निवड समितीच्या शिफारशीवरून , राज्यपालांकडून नामनिर्देशनाने नियुक्ती करण्यात येईल ; 

( ब ) उच्च न्यायालयाकडून योग्य अशा दिवाणी न्यायाधीशाच्या, वरिष्ठ स्तर आणि न्याय दंडाधिकाऱ्यांच्या - प्रथम वर्ग बदलीने , नियुक्ती 
करण्यात येईल : 

परंतु , शक्य असेल तेथवर , नामनिर्देशनाद्वारे व बदलीने ७०:३० या प्रमाणात नियुक्त्या करण्यात येतील. 


3 


. 


७ . 


( अ ) नियम ४ , ५ व ६ मध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही पदावर नियुक्त केल्या जाणाऱ्या व्यक्तीला मराठी भाषा बोलण्याचे, 
वाचण्याचे, लिहीण्याचे आणि मराठीतील लेखी माहितीचा इंग्रजीत व इंग्रजीचा मराठीत अनुवाद करण्याचे पुरेसे ज्ञान असेल . 

( ब ) नियम ४ , ५ व ६ मध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही पदावर नियुक्त करण्यात आलेली व्यक्ती, याबाबतीत तयार करण्यात आलेल्या 
नियमानुसार, हिंदी व मराठी परीक्षा, जर ती या अगोदर उत्तीर्ण झाली नसेल किंवा त्या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यातून तिला सूट मिळाली नसेल तर त्या 
परीक्षा तिने उत्तीर्ण होणे आवश्यक असेल. 


८ . 


. 


नियम ४ , ५ व ६ यांमध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही पदावर नियुक्त केलेली व्यक्ती, वयाच्या ५८ व्या वर्षानंतर सेवा पुढे चालू 
राहण्यासाठी, मुख्य न्यायमूर्तीनी घटित केलेल्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या समितीने केलेल्यानिर्धारणाच्या व मूल्यमापनाच्या अधीन राहून , 
वयाची ६२ वर्षे पूर्ण झाल्यावर सेवानिवृत्त होईल . असे निर्धारण व मूल्यमापन हे, संबंधित सेवा नियमान्वये यापूर्वीच्या टप्प्यामध्ये / टप्प्यांमध्ये , 
करण्यात येईल अशा सक्तीच्या सेवानिवृत्तिसाठी असलेल्या निर्धारणाव्यतिरिक्त किंवा इतर निर्धारण व मूल्यमापन याव्यतिरिक्त असेल . 


भाग चार - अ -१ अ 


४ 


शके १ ९ ३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४/ श्रावण १६-२२, 
९ . नियम ५ व ६ यांमध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही पदावर नियुक्त केलेली व्यक्ती, उच्च न्यायालयाकडून, महाराष्ट्र राज्यात कोठेही 
बदली होण्यास पात्र असेल. 


१० . नियम ४, ५ व ६ यांमध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्त करण्यात आलेली व्यक्ती दोन वर्षांच्या परिवीक्षा 
कालावधीवर असेल आणि तिला उच्च न्यायालयाच्या शिफारशीशिवाय व त्याखेरीज कायम करता येणार नाही : 

परंतु परिवीक्षेच्या कालावधीमध्ये उच्च न्यायालयास योग्य वाटेल त्याप्रमाणे, वेळोवेळी वाढ करता येईल . 

परिवीक्षा कालावधीदरम्यान लेखी आदेशाद्वारे स्पष्टपणे कायम करण्यात येईपर्यंत , नियुक्त केलेल्या व्यक्तीच्या सेवा एकतर तिला एक 
महिन्याची नोटीस देऊन त्यासाठीचे कोणतेही कारण नेमून न देता किंवा नोटीशीऐवजी वेतन देऊन उच्च न्यायालयाकडून समाप्त करण्यात येतील . 

परिवीक्षा कालावधीदरम्यान,नियुक्त केलेल्या व्यक्तीला तिच्या सेवेतून, एक महिन्याची नोटीस देऊन किंवा नोटीशीऐवजी वेतन देऊन , काढून 
टाकता येईल . 

११ . ( एक ) अध्यक्ष किंवा, यथास्थिति , सदस्य या पदावर नियुक्त केलेल्या व्यक्तीला, ज्या दिनांकास ती सेवेत असण्याचेबंद होईल त्या 
दिनांकापासून दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी, सेवेत असताना तिने ज्या न्यायालयात अध्यक्ष किंवा सदस्य म्हणून अध्यक्षपद भूषविलेले असेल अशा 
कोणत्याही न्यायालयात किंवा त्याला दुय्यम असलेल्या कोणत्याही न्यायालयात व्यवसाय करण्यास मनाई करण्यात येईल ;किंवा 

( दोन ) कामगार न्यायालयाचा न्यायाधीश या पदावर नियुक्त केलेल्या व्यक्तीला, ज्या दिनांकास ती सेवेत असण्याचे बंद होईल त्या 
दिनांकापासून दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी, तिने सेवेत असताना ज्या न्यायालयात पीठासीन अधिकारी म्हणून काम केलेले होते अशा कोणत्याही 
न्यायालयात व्यवसाय करण्यास मनाई करण्यात येईल . 


१२ . नियम ४ , ५ व ६ यांमध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही पदावर नियुक्त केलेल्या व्यक्तीचे, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील ) 
नियम , १९ ७९ च्या तरतुदींन्वये नियमन करण्यात येईल . तथापि , भारताचे संविधान याच्या अनुच्छेद २३५ च्या आधारे , उच्च न्यायालय हे, या 
प्रयोजनासाठी एक प्राधिकरण असेल आणि अध्यक्ष , सदस्य व न्यायाधीश यांच्यावर उच्च न्यायालयाचे शिस्त विषयक व इतर नियंत्रण असेल. 


, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अरविंद कुमार, 


शासनाचे प्रधान सचिव . 


G 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४/ श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 

INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya, 

Mumbai 400 032 , dated the 30th July 2014 . 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 

No. ICE . 0610 / C.R . 81/Labour -6.— In exercise of the powers conferred by Article 233, 234 and 
235 read with the proviso to article 309 of the Constitution of India and of all other powers enabling 
inthis behalf, and in supersession of all existing rules , regulations , orders or instruments made in 
this behalf, the Governor of Maharashtra after consultation with the High Court of Judicature at 
Bombay and the Maharashtra Public Service Commission , is hereby pleased to make the following 
rules for regulating the recruitment , appointment and disciplinary actions to the post of the 
President of Industrial Court , Member of Industrial Court and Judge of Labour Court, namely : 

1. These Rules may be called the Maharashtra Judicial Officers of the Labour Courts and 
Industrial Courts (Recruitment, Appointment and Disciplinary Action ) Rules , 2014 . 
2 . In these Rules, unless the context otherwise requires , 

(a ) “ Act ” means the Maharashtra Industrial Relations Act , (XI of 1947) ; 

(6 ) “ District Judge ” shall have the same meaning as defined in Article 236 of the 
Constitution of India; 

( c ) “ Government means the Government of Maharashtra ; 
(d ) “ High Court ” means the High Court of Judicature at Bombay ; 
( e ) “ Industrial Court " means the Industrial Court constituted under section 10 of the 


Act ; 


(f) “ Judge ” means a Judge of the Labour Court ; 
(g ) “ Labour Court ” means the Labour Court constituted under Section 9 of the Act ; 
(h ) “ Member ” means a Member of the Industrial Court ; 
(i) “ President ” means the President of the Industrial Court ; and 

(j) “ Selection Committee means the Selection Committee constituted in accordance 
with Rule 3 of these Rules. 


3. The Selection Committee shall consist of three Hon ble Judges of the High Court , as may 
be nominated by the High Court , from time to time, senior -most out of them being the Chairman . 

4 . Appointment to the post of the President shall be made by the Governor in consultation 
with the High Court , by any one of the following modes, as may be determined by the High Court, 
namely : 

( 1 ) Promotion , 
( 2 ) Nomination , or 
( 3 ) Transfer . 

Mode of Appointment. — ( a ) by promotion , on the recommendation of the High Court of 
a suitable person , who has worked for not less than ten years as a Member of the Industrial 
Court and has been conferred Selection Grade ; 
(6 ) by nomination , on recommendation of the Selection Committee, of a person who , 

(i) is qualified for being appointed as a Judge of the High Court ; or 

( ii) is or has been District Judge for not less than ten years and has been conferred 
selection Grade ; 

( c ) by transfer of a suitable District Judge who fulfills the requirements mentioned in 
sub - clause (ii ) of the Clause (6 ) above . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 
5 . 

Appointment to the post of Member shall be made by the Governor in consultation with 
the High Court, by any one of the following modes, as may be determined by the High Court , 
namely : 

( 1 ) Promotion , 
( 2 ) Nomination , or 
( 3 ) Transfer : 

Provided that , the appointments by promotion and by nomination shall, as far as possible , 
be made in the ratio of 50 : 50 . 

Mode of Appointment.— (a ) by promotion , on the recommendation of the High Court, of a 
suitable Judge, Labour Court who has worked for not less than five years ; 
(b ) by nomination , on recommendation of the Selection Committee, of a person who , 

(i) is not less than 35 years and is not more than 45 years of age on the date of the 
Publication of the advertisement : 

Provided that , the upper age limit may be relaxed upto 50 years in favour of the 
candidates belonging to communities recognized as backward by the Government, for the 
purpose of recruitment. 

( ii ) has practiced as an advocate in the High Court or any courts subordinate to it , for 
not less than ten years ; 
(c ) by transfer of a suitable District Judge . 

6 . Appointment to the post of Judge , Labour Court, shall be made by any one of the following 
modes, as may be determined by the High Court , namely : 

( 1 ) Nomination , or 

( 2 ) Transfer . 
Mode of Appointment.— (a ) by nomination , on recommendation of the Selection Committee, 
by the Governor of a person : 

( i) who has practiced as an Advocate in the High Court or in the Courts subordinate to 
it for not less than 7 years ; 

( ii) who is not less than 30 years and not more than 40 years of age on the date of 
publication of the advertisement : 

Provided that the upper age limit may be relaxed upto 43 years in favour of the candidates 
belonging to communities recognized as backward by the Government for the purpose of 
recruitment ; 

(6 ) by transfer of a suitable Civil Judge, Senior Division and Judicial Magistrate First Class 
by the High Court : 

Provided that, the appointments by nomination and by transfer shall be made , as far as 
possible , in the ratio of 70 : 30 . 

7. (a ) A person to be appointed to any of the posts mentioned in rules 4 , 5 and 6 shall have 
sufficient knowledge of Marathi enabling him to speak , read , write and translate with facility 
from the written character into English and vice- versa . 

(b ) A person appointed to any of the posts mentioned in rules 4 , 5 and 6 shall be required to 
pass the examination in Hindi and Marathi according to the rules made in this behalf, unless he 
has already passed or has been exempted from passing those examinations. 

8. A person appointed to any of the posts mentioned in rules 4 , 5 and 6 shall retire on 
completing the age of 62 years, subject to assessment and evaluations of potential for continued 
utility at the age of 58 years, by the Committee of Hon ble Judges of the High Court constituted by 
the Honorable Chief Justice . Such assessment and evaluation shall be in addition to the assessment 
for compulsory retirement or other assessment and evaluation that may have been undertaken 
under the relevant service rules at an earlier stage/ s. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२ , शके १९ ३६ 
9. A person appointed to any of the posts mentioned in rules 5 and 6 shall be liable to be 
transferred by the High Court anywhere in the State of Maharashtra . 

10. A person appointed to any of the posts mentioned in rules 4 , 5 and 6 by nomination , 
shall be on probation for a period of two years , and shall not be confirmed , save and except on the 
recommendation of the High Court : 

Provided that, the period of probation may be extended by the High Court from time to time, 
as it may deem fit. 

During the period of probation and until expressly confirmed by a written order , the services 
of an appointee shall be terminated by the High Court by one month s notice without any reason 
being assigned therefore or by payment of salary in lieu of notice . The appointee may also be 
terminated from his service during the probation period , by giving one month s notice or by payment 
of salary , in lieu of notice . 
11. A person appointed to the post of, — 

( i) a President or a Member, as the case may be, shall be debarred for a period of two 
years from the date on which he ceases to be in service, from practicing in any Court in which 
he has presided as a President or a Member while in service or in any Court subordinate 
thereto ; or 

(ii ) the Judge of a Labour Court shall be debarred from practicing in any Court in which 
he was the Presiding Officer while in service , for a period of two years from the date on 
which he ceased to be in service . 


12. A person appointed to any of the posts mentioned in rules 4 , 5 and 6 shall be governed 
by the provisions of the Maharashtra Civil Services (Discipline and Appeal) Rules , 1979. However, 
by virtue of article 235 of the Constitution of India, the High Court shall be the authority for this 
purpose and shall have disciplinary and other control over the President, Member and Judge . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ARVIND KUMAR , 


Principal Secretary to Government . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२ , शके १९ ३६ 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०००३२, दिनांक २२ जुलै २०१४ . 

अधिसूचना 


भारताचे संविधान . 


क्रमांक सेवाप्र . २०१२ / प्र.क्र . १० / कोषा प्रशा- ३. भारताचे संविधान याच्या अनुच्छेद ३० ९ च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्राचे राज्यपाल याद्वारे , स्थानिक निधी लेखा, गट- क सेवा ( सेवाप्रवेश) नियम , २००८ , मधील खालील नियमात 
सुधारणा करीत आहोत : 


१ . 


या नियमांना, स्थानिक निधी लेखा गट- क सेवा ( सेवाप्रवेश) ( सुधारणा) नियम, २०१४, असे म्हणावे. 
२ . स्थानिक निधी लेखा गट- क सेवा ( सेवाप्रवेश ) नियम , २००८ मधील नियम ६ मध्ये “ अनुक्रमे १:२ व १: ४ प्रमाण याऐवजी 
अनुक्रमे १: ५ व १: ४ प्रमाण ” असा बदल करण्यात येत आहे. 


“ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


शुभांगी शेठ , 


शासनाचे उप सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


o 


FINANCE DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 22nd July 2014 . 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 

No. Sevapra . 2013 / Cr . No. 10 /2012 /Kosha Prasha- 3.— In exercise of the powers conferred by 
the proviso to article 309 of the Constitution of India , the Governor of Maharashtra is hereby 
pleased to make the following rules to amend the Local Fund Accounts Group - C Services 
( Recruitment) Rules , 2008 , namely : 


1 . These rules may be called the Local Fund Accounts , Group - C Services (Recruitment) 
(Amendment ) Rules , 2014 . 


2. In rule 6 of the Local Fund Accounts, Group - C Services (Recruitment) Rules , 2008 , for 
the words and figures “ ratio 1 :2 and 1:4 respectively ” the words and figures “ ratio 1:5 and 1:4 
respectively ” shall be substituted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SHUBHANGI SHETH , 


Deputy Secretary to Government. 


भाग चार- अ -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४/ श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२ , 


शके १ ९ ३६ 


११ 


पुढील अधिसूचना इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यासमोर दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध 
झाल्या आहेत : 


श्रीमती मारफतीया, अध्यक्षा दक्षिण मुंबई जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच यांच्या सेवा समाप्त करण्याचा 
निर्णय घेण्यात आलेला होता. सदर शासन निर्णय निष्कासित करून शासन खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे . 


३ . 


ग्राहक संरक्षण अधिनियम, १९८६ च्या कलम १० ( २) मधील तरतुदीनुसार श्रीमती मारफतीया यांनी 
दिनांक ४ मे २०१२ रोजीच्या अर्जान्वये अध्यक्षा, दक्षिण मुंबई जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, मुंबई पदाचा 
राजीनामा दिला असून, श्रीमती मारफतीया यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने कोणतेही आर्थिक लाभ अथवा त्याची 
थकबाकीचे लाभ देय होणार नाही या अटीच्या अधीन राहून त्यांचा राजीनामा दिनांक २० जुलै २०० ९ पासून 
स्वीकृत करण्यात येत आहे. 


६७ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


मंगळवार , मे २ ९, २०१२ / ज्येष्ठ ८ , शके १ ९ ३४ 


रा . श . नागरे , 


शासनाचे उप सचिव . 


अन्न , नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ मे २०१२ 

अधिसूचना 


ग्राहक संरक्षण अधिनियम , १ ९ ८६. 

क्रमांक ग्रासंक .२३१०/ प्र.क्र . ११५/ ग्रासं -३. -ग्राहक संरक्षण अधिनियम , १ ९८६ नुसार श्रीमती भारती 
अखिल मारफतीया यांची अन्न , नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, शासन निर्णय , क्रमांक ग्रासंक, १८०५ / 
१४३५/ प्र.क्र .३१४०/ग्रासं-३, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २००५ अन्वये दक्षिण मुंबई जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण 
मंच अध्यक्षा पदावर नियुक्ती करण्यात आलेली होती . 


२ . 


शासन निर्णय , क्रमांक ग्रासंक.२२० ९/ ३७०/ प्र.क्र .४३७८/ग्रासं ,-३, दिनांक २१ जुलै २०० ९ अन्वये 


भाग चार - अ -२ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १ ९ ३६ 


१३ 


“ 


६८ 


; 


बुधवार , मे ३० , २०१२/ ज्येष्ठ ९, 


शके १ ९ ३४ 


८ जानेवारी २०११ ( यात यापुढे ज्याचा उक्त अधिसूचना ” असा निर्देश करण्यात आला आहे.) याद्वारे 
एक चौकशी आयोग नियुक्त केला आहे. या चौकशी आयोगामध्ये अध्यक्ष म्हणून श्री. जे. ए. पाटील, निवृत्त 
न्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालय आणि सदस्य म्हणून श्री. पी. सुब्रह्मण्यम, निवृत्त मुख्य सचिव, महाराष्ट्र 
शासन यांचा समावेश आहे. हा आयोग त्यांची चौकशी पूर्ण करून तीन महिन्यांच्या आतकिंवा राज्य शासन 
वेळोवेळी वाढवून देईल अशा मुदतीत आपला अहवाल सादर करील . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त चौकशी आयोगाचे काम चालू असून त्याने अहवाल सादर करण्यासाठी कालावधी 
आणखी वाढवून देण्याबाबत राज्य शासनाला विनंती केली होती म्हणून, उक्त चौकशी आयोगाला आपला 
अहवाल सादर करता यावा याकरिता शासकीय अधिसूचना क्र . एसआयसी . २०१० / प्र. क्र. ५१/ २०१० / २९अ, 
दिनांक ७ एप्रिल २०११ अन्वये प्रथमतः तीन महिन्यांची, त्यानंतर शासकीय अधिसूचना सामान्य प्रशासन 
विभाग, क्र . एसआयसी-२०१०/ प्र.क्र . ५१/ २०१०/ २९अ, दिनांक ७ जुलै २०११ अन्वये सहा महिन्यांची व 
सामान्य प्रशासन विभाग , क्र . एसआयसी-२०१० / प्र.क्र . ५१/ २०१०/ २९अ, दिनांक ६ जानेवारी २०१२ अन्वये 
३१ मे २०१२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती ; 

आणि ज्याअर्थी, हा वाढवून दिलेला कालावधी दिनांक ३१ मे २०१२ रोजी समाप्त होत आहे, आणि उक्त 
चौकशी आयोगाचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नसून त्यांनी आपला अहवाल सादर करण्यासाठी आणखी 
मुदतवाढ मिळावी म्हणुन राज्य शासनाला पुन्हा एकदा विनंती केलेली आहे ; 

त्याअर्थी, आता, चौकशी आयोग अधिनियम , १ ९ ५२ ( १९ ५२ चा ६० ) याचे कलम ३ आणि सर्वसाधारण 
वाक्खंड अधिनियम , १८ ९ ७ ( १८ ९ ७ चा १० ) याच्या कलम २१ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि याबाबतीत 
त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे , उक्त चौकशी आयोगाने 
अहवाल सादर करण्यासाठीचा कालावधी दिनांक ३० सप्टेंबर २०१२ पर्यंत वाढवीत आहे आणि या 
प्रयोजनासाठी उक्त अधिसूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे : ---- 

उक्त अधिसूचनेच्या परिच्छेद तीन मध्ये “ दिनांक ८ जानेवारी २०१२ रोजी प्रारंभ होणाज्या व दिनांक 
३१ मे २०१२ रोजी समाप्त होणाज्या कालावधीच्या आत " या मजकूराऐवजी “दिनांक १ जून २०१२ रोजी 
प्रारंभ होणाज्या व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१२ रोजी समाप्त होणाज्या कालावधीच्या आत ” हा मजकूर 
दाखल करण्यात येईल . 

माहाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सामान्य प्रशासन विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० मे २०१२ 


अधिसूचना 


चौकशी आयोग अधिनियम , १ ९ ५२. 


क्रमांक एसआयसी-२०१०/ प्र. क्र . ५१/ २०१०/ २९अ - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, चौकशी आयोग 
अधिनियम, १ ९५२ ( १ ९ ५२ चा ६० ) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून, शासन अधिसूचना , सामान्य प्रशासन विभाग, क्र . एसआयसी. २०१०/प्र.क्र . ५१/ २०१० / २९ - अ, दिनांक 


पी . 

एस . मीना, 
शासनाचे अप्पर मुख्य सचिव . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२ , 


शके १ ९ ३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४/ श्रावण १६-२२, शके १ ९ ३६ 


१५ 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 30th May 2012 . 


And whereas , the extended period is going to be expired on 
the 31st May 2012 , and the work of the said Commission has 
not yet been completed and the said Commission has again 
requested the State Government to extend further a period for 
submission of its report ; 


NOTIFICATION 


COMMISSIONS OF INQUIRY ACT, 1952 . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 
3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952 ), read 
with section 21 of the General Clauses Act, 1897 ( X of 1897 ) , 
and of all other powers enabling it in that behalf , the Government 
of Maharashtra , hereby extend a period for submission of inquiry 
report upto 30th September 2012 , and therefore , amends the 
said notification , as follows, namely : 


No. SIC -2010 /C.R.-51/2010 /29A . — Whereas, the Government of 
Maharashtra has, in exercise of the powers conferred by 
Section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), 
appointed a Commission of Inquiry , consisting of Shri J. A. Patil, 
Retired Judge , Bombay High Court , as Chairman and Shri 
P. Subrahmanyam , Retired Chief Secretary , Government of 
Maharashtra as Member , by Government Notification , General 
Administration Department, No. SIC . 2010 /C.R -51/ 2010 / 29A , 
dated the 8th January 2011 (hereinafter referred to as " the 
said notification ” ), to complete its inquiry and submit its report 
to the State Government within a period of three months or 
within a time as extended by the State Government, from time 
to time ; 


In the said notification , in paragraph III, for the words and 
figures " within a period commencing on the 8th January 2012 
and ending on the 31st May 2012 ” the words and figures “ within 
a period commencing on the 1st June 2012 and ending on the 
30th September 2012” shall be substituted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtara , 


P. S. MEENA , 
Additional Chief Secretary to Government. 


And whereas, the work of the said Commission of Inquiry is 
in progress and the said Commission had requested the State 
Government to extend further a period for submission of its 
report , therefore , by Government Notification , No. SIC . 2010 / 
C.R. -51/ 2010 /29A , dated the 7th April 2011 , extension of three 
months and thereafter by Government Notification General 
Administration Department, No. SIC . 2010 /C.R -51/ 2010 /29A , 
dated the 7th July 2011 , extension of six months and 
Government Notification General Administration Department, 
No. SIC - 2010 /C.R -51/ 2010 /29A , dated the 6th January 2012 , 
extension upto 31st May 2012 has been given to the said Inquiry 
Commission for submission of its report ; 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


१७ 


सोडून सर्व अ वर्ग नगर परिषदांचे क्षेत्र ” या ऐवजी " वर उल्लेखिलेले क्षेत्र सोडून सर्व 
महानगरपालिकांचे क्षेत्र आणि सर्व अ वर्ग नगर परिषदांचे क्षेत्र ” असे वाचावे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


भि . रा . वाढवे , 
शासनाचे सहसचिव. 


शनिवार , जून २, २०१२ / ज्येष्ठ १२, शके १९३४ 


गृह विभाग 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २२ मे २०१२ 

शुद्धिपत्र 
मोटार वाहन अधिनियम, १ ९ ८८ . 


- 


क्रमांक एमव्हीआर. १२११ / प्र.क्र . १००४ / परि - २. - शासन अधिसूचना , गृह विभाग, क्रमांक एमव्हीआर 
१२११ / प्र.क्र . १००४ / परि -२, दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१२, महाराष्ट्र शासन राजपत्रात असाधारण भाग 
चार- अ , असाधारण क्रमांक १८, पृष्ठे १ ते ४ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अधिसूचनेच्या पृष्ठ 
क्रमांक २ वरील कोष्टकातील अ. क्र .३ च्या प्रदेश वा क्षेत्र या स्तंभातील “ वर उल्लेखिलेले क्षेत्र 


भाग चार - अ -३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४/ श्रावण १६-२२ , 


शके १ ९ ३६ 


१ ९ 


dated the 11th October 1989, (hereinafter referred to as “ the said 
notification " ) as followsnamely : 

In the Schedule to the said notification for the entry 1 the following 
shall be substituted namely : 


- 


Schedule 


Sr. No. 

( 1 ) 


Officers 

( 2 ) 


Areas 

( 3 ) 


1 


Joint Commissioner (Greater Mumbai) 
Food and Drugs Administration , 
Mumbai. 


MumbaiCity and 
Mumbai Suburban 
District . 


vo 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


सोमवार , जून ४ , २०१२ / ज्येष्ठ १४, शके १ ९ ३४ 


H. R. SURYAVANSHI, 
Deputy Secretary to Government. 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032, Dated the 17th February 2012 . 


NOTIFICATION 


DRUGS AND COSMETICS RULES , 1945 . 

No. FDS . 2911/2332 /C.R .433/ 11/Drugs- 1.- In pursuance of the provisions 
of rules 69, 69A , 75A , 85B , 90 , 138 , 138A and 152 of the Drugs and Cosmetics 
Rules, 1945 the Government ofMaharashtra hereby appoints the officers 
specified in Column ( 2 ) of the schedule hereto to the Licensing Authority 
for the purposes of Parts VII, VII- A , VIII , XIV and XVI of the said rules for 
the areas respectively specified against each of them in Column (3 ), of the 
said Schedule and for that purpose amends Government Notification , 
Medical Education and Drugs DepartmentNo. PFA 1686 /3450 /491/MED -6 , 


( 3) 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, 


शके १ ९ ३६ 


२१ 


अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक अविवि -२०० ९ / प्र.क्र . १२९ / कार्यासन-४, दिनांक २३ नोव्हेंबर २०११ 
अन्वये श्री . नूरमोहम्मद दोस्तमोहम्मद पठाण, यांची दिनांक ३१ डिसेंबर २०११ पर्यंत , जो त्यांचा शासन 
सेवेतून निवृत्तीचा दिनांक होता , सदर मंडळाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली होती ; 

आणि ज्याअर्थी, सदर मंडळाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून श्री. नूरमोहम्मद दोस्तमोहम्मद 
पठाण यांची पुनर्नियुक्ती करण्याचा महाराष्ट्र शासनाने निर्णय घेतला आहे. 

त्याअर्थी, आता उपरोल्लेखित अधिनियमातील कलम २३ बरोबरच महाराष्ट्र वक्फ नियम , २००३ 
या मधील नियम क्रमांक ७ च्या उप नियम ( १) मधील कलम ( ब ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
शक्तींचा वापर करून व वक्फ मंडळाच्या सहमतीने महाराष्ट्र शासन याद्वारे श्री . नूरमोहम्मद दोस्तमोहम्मद 
पठाण यांची दिनांक ३१ डिसेंबर २०१३ किंवा पुढील आदेशापर्यंत, यापैकी जे अगोदर घडेल ते , मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, पनचक्की, औरंगाबाद म्हणून पुनर्नियुक्ती करत आहे. 


७१ 


मंगळवार , जून ५ , २०१२/ ज्येष्ठ १५ , शके १९ ३४ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अल्पसंख्याक विकास विभाग 


सुरेश सुर्वे, 
शासनाचे अवर सचिव . 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२,दिनांक ४ जून २०१२ 


अधिसूचना 


वक्फ अधिनियम , १९९ ५ . 
महाराष्ट्र वक्फ नियम , २००३ . 


. 


क्रमांक अविवि . २०० ९ / प्र . क्र . १२९ /कार्यासन - ४. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने वक्फ अधिनियम , 
१ ९९ ५ ( १९९ ५ चा ४३ वा ) या मधील कलम २३ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून तसेच, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, पनचक्की, औरंगाबाद या पदावरील 
नियुक्तीसंदर्भात यापूर्वीनिर्गमित करण्यात आलेल्या सर्व अधिसूचना अधिक्रमित करून, शासन अधिसूचना, 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


MINORITIES DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Madam KamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya 

Mumbai400 032 , Dated the 4th June 2012 . 


NOTIFICATION 


WAKF ACT, 1995 . 
MAHARASHTRA WAKF RULES, 2003 . 


No. MDD . 2009 /C.R . 129/Desk - 4. — Whereas the Government of 
Maharashtra has , vide the Government Notifications , Minorities 
Development Department , No. MDD . 2009/ C.R . 129/Desk - 4 , dated the 23rd 
November 2011 , issued in exercise of the powers conferred by section 23 of 
the Wakf Act, 1995 (43 of 1995 ), and in supersession of all earlier notifications 
issued in this behalf in so far as they relate to the appointment of the Chief 
Executive Officer of the Maharashtra State Board of Wakfs , having its 
headquarter at Aurangabad , appointed Shri Noormohammed 
Dostmohammed Pathan , as Chief Executive Officer of the said Board , till 
31st December 2011 , being the date of his retirement from theGovernment 
service ; 

And Whereas, the Government ofMaharashtra has decided to re - appoint 
Shri Noormohammed Dostmohammed Pathan , as Chief Executive Officer 
of the said Board , 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 23 of the 
said Act read with clause (b ) of sub -rule ( 1 ) of Rule 7 ofMaharashtra Wakf 
Rules , 2003, the Government ofMaharashtra hereby , in consultation with 
theMaharashtra State Board of Wakfs, re -appoints Shri Noormohammed 
Dostmohammed Pathan , as Chief Executive Officer or the said Board till 
31st December 2013 or until further orders , whichever is earlier . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SURESH SURVE , 
Under Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


२३ 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, 


शके १ ९ ३६ 


महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण ” ची स्थापना दिनांक २४ मे २००६ पासून करण्यात 
आलेली आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


आय. ए. कुंदन , 
शासनाचे सचिव तथा संचालक , 

आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग . 


७२ 


बुधवार , जून ६, २०१२ / ज्येष्ठ १६, शके १ ९ ३४ 


महसूल व वन विभाग 


मदत व पुनर्वसन ( आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग) 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ६ जून २०१२ 


अधिसूचना 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५. 


क्रमांक डीएमयू. २००५/ प्र.क्र . ७०/ डीएम-१.- आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ ( २००५ चे 
५३) कलम १४ , उप -कलम ( १) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून राज्यात 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२ , 


शके १ ९ ३६ 


२५ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४/ श्रावण १६-२२, शके १ ९ ३६ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 

( Disaster Management Unit ) 


महसूल व वन विभाग 
मदत व पुनर्वसन ( आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग ) 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ जून २०१२ 


Mantralaya , Mumbai 400 032 

dated the 6th June 2012 


NOTIFICATION 


१५ 


१६ 


DISASTER MANAGEMENTACT, 2005 . 


अधिसूचना 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५. 

क्रमांक डीएमयू . २००५ / प्र. क्र . ७० / डीएम-१.- आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ ( २००५ 
चे ५३ ) कलम २०, उप -कलम (१ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
राज्यात “ राज्य कार्यकारी समिती ” ची स्थापना दिनांक २४ मे २००६ पासून करण्यात आलेली 
आहे . 


No. DMU. 2005/ C.R. 70/ DM- 1. — In exercise of the powers 
conferred by sub -section ( 1 ) of section 14 of the Disaster 
Management Act, 2005 (53 of 2005 ), the State Government of 
Maharashtra has constituted the “ Maharashtra State Disaster 
Management Authority ” in the State with effect from 24th May 
2006 . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


आय. ए. कुंदन , 
शासनाचे सचिव तथा संचालक , 

आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग . 


I. A. KUNDAN, 


Director -cum -Secretary to Government , 

Disaster Management Unit . 


भाग चार - अ -४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १ ९ ३६ 


२७ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ७-१३, २०१४/ श्रावण १६-२२ , 


शके १ ९ ३६ 


महसूल व वन विभाग 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 

(Disaster Management Unit) 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 6th June 2012 


मदत व पुनर्वसन ( आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग) 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ जून २०१२ 


NOTIFICATION 


DISASTER MANAGEMENT ACT, 2005 . 


अधिसूचना 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५. 


No. DMU . 2005 /C.R . 70 /DM - 1. — In exercise of the powers 
conferred by sub - section ( 1 ) of section 20 of the Disaster 
Management Act, 2005 (53 of 2005 ), the State Government of 
Maharashtra has constituted the “ State Executive Committee ” 
in the State with effect from 24th May 2006 . 


क्रमांक डीएमयू . २००६ / प्र. क्र . १०/ डीएम-१.- आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ ( २००५ 
चे ५३) कलम २५ , उप - कलम (१) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्हा वगळून ) “ जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन 
प्राधिकरण ” ची स्थापना दिनांक १ जून २००६ पासून करण्यात आलेली आहे. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


I. A. KUNDAN, 
Director -cum -Secretary to Government, 

Disaster Management Unit . 


आय. ए. कुंदन , 
शासनाचे सचिव तथा संचालक , 

आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग . 


भाग चार - अ -४ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


२ ९ 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४/ श्रावण १६-२२, शके १ ९ ३६ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 

(Disaster Management Unit) 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 6th June 2012 


महसूल व वन विभाग 
मदत व पुनर्वसन ( आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग ) 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ जून २०१२ 


NOTIFICATION 
DISASTER MANAGEMENT ACT, 2005 . 


No. DMU . 2006 / C.R . 10 /DM - 1. - In exercise of the powers 
conferred by sub - section ( 1 ) of section 25 of the Disaster 
Management Act, 2005 (53 of 2005 ), the State Government of 
Maharashtra has constituted the District Disaster Management 
Authorities ” in all districts of the State ( except Mumbai City 
District and Mumbai Suburban District) with ffect from 1st June 
2006. 


अधिसूचना 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५. 

क्रमांक आव्यप्र . २०१० / प्र . क्र . ११७ / आव्यप्र -१.- आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ ( २००५ 
चे ५३) कलम २५ , उप -कलम ( १ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 

बृहन्मुंबई आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण ” ची स्थापना दिनांक १९ जानेवारी २०११ पासून करण्यात 
आलेली आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


I. A. KUNDAN, 
Director -cum -Secretary to Government, 

Disaster Management Unit . 


आय . ए. कुंदन , 
शासनाचे सचिव तथा संचालक , 

आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १ ९ ३६ 


३१ 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ७-१३, २०१४/ श्रावण १६-२२ , 


शके १ ९ ३६ 


महसूल व वन विभाग 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 

( Disaster Management Unit ) 
Mantralaya, Mumbai 400 032 , dated the 6th June 2012 


मदत व पुनर्वसन ( आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग) 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ जून २०१२ 


NOTIFICATION 


DISASTER MANAGEMENT ACT, 2005 . 


अधिसूचना 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ . 


No. DMU . 2010 /C.R . 117 /DM - 1. - In exercise of the powers 
conferred by sub- section ( 1 ) of section 25 of the Disaster 
Management Act, 2005 (53 of 2005 ) , the State Government of 
Maharashtra has constituted the “ Greater Mumbai Disaster 
Management Authority ” in the State with effect from 
19th January 2011. 


क्रमांक डीएमयू. २०११/ प्र. क्र . ५१/ आव्यप्र-१.- आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ ( २००५ 
चे ५३ ) कलम ४८ , उप -कलम (१ )( सी ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
“ राज्य आपत्ती सौम्यीकरण निधी ” ची स्थापना दिनांक १८ मे २०११ पासून करण्यात आलेली आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


I. A. KUNDAN , 
Director -cum -Secretary to Government, 

Disaster Management Unit . 


आय . ए. कुंदन , 
शासनाचे सचिव तथा संचालक , 

आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


३३ 


३४ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 

(Disaster Management Unit) 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 6th June 2012 


NOTIFICATION 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ७-१३, २०१४/ श्रावण १६-२२, शके १ ९ ३६ 

महसूल व वन विभाग 
मदत व पुनर्वसन ( आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग ) 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ जून २०१२ 

अधिसूचना 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५. 

क्रमांक आव्यप्र. २०११/ प्र. क्र . ५१/ आव्यप्र- १.- आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ ( २००५ 
चे ५३ ) कलम ४८ , उप -कलम (१)( डी ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
राज्याच्या सर्वजिल्ह्यांमध्ये (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्हा वगळून “ जिल्हा आपत्ती सौम्यीकरण 
निधी ” ची स्थापना दिनांक १८ मे २०११ पासून करण्यात आलेली आहे. 


DISASTERMANAGEMENT ACT, 2005 . 


No. DMU . 2011/ C.R . 51/DM - 1. - In exercise of the powers 
conferred by sub -section ( 1 )( c ) of section 48 of the Disaster 
Management Act , 2005 (53 of 2005 ), the State Government of 
Maharashtra has constituted the State Disaster Mitigation Fund ” 
in the State with effect from 18th May 2011 . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


I. A. KUNDAN, 
Director- cum- Secretary to Government , 

Disaster Management Unit . 


आय . ए. कुंदन , 
शासनाचे सचिव तथा संचालक , 

आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग . 


भाग चार - अ -५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १ ९ ३६ 


३५ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 

(Disaster Management Unit ) 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 6th June 2012 


NOTIFICATION 


DISASTER MANAGEMENT ACT, 2005 . 

No. DMU . 2011/ C.R . 51/DM - 1. - In exercise of the powers 
conferred by sub - section ( 1 ) ( d ) of section 48 of the Disaster 
Management Act, 2005 (53 of 2005 ) , the State Government of 
Maharashtra has constituted the District Disaster Mitigation 
Fund ” in all districts of the State ( except Mumbai City District 
and Mumbai Suburban District) with effect from 18th May 2011. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


I. A. KUNDAN , 
Director -cum - Secretary to Government, 

Disaster Management Unit . 


भाग चार - अ -५ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४/ श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


व न्याय विभागातील उप सचिव ( विधि ) ( गट - अ ), अवर सचिव (विधि ) ( गट - अ ) आणि अधीक्षक 
( विधि ) ( गट -ब) या पदांच्या सेवाभरतीचे विनियमन करणारे पुढील नियम करीत आहेत, जसे, 


१ . ( अ ) या नियमांना , विधी व न्याय विभागातील , “ उप सचिव (विधी ) ( गट - अ), अवर सचिव 
(विधि ) ( गट - अ ), आणि अधीक्षक (विधि) ( गट- ब ) ( सेवाप्रवेश ) नियम , २०१२ ” असे संबोधण्यात यावे. 


( ब ) उप सचिव (विधि ) ( गट- अ ), या पदाचेनियम दिनांक २६ मे १९९ ८ या दिनांकापासून अंमलात 
आले आहेत , असे समजण्यात 

यावे . 


- 


७३ 


२ . या नियमांमध्ये संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अभिप्रेत नसेल तर , 

( अ ) सहायक (विधी) " म्हणजे विधी व न्याय विभागाने आयोगाच्या शिफारशीनुसार नियुक्त 
केलेला सहायक (विधी ) ; 


( ब ) 


आयोग ” म्हणजे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 


35 


गुरुवार, जून ७, २०१२ / ज्येष्ठ १७, शके १ ९ ३४ 


( क ) “ पदवी " म्हणजे सांविधिक विद्यापीठाची पदवी : 


“ 


( ड ) 


विभाग ” म्हणजे शासनाचा विधी व न्याय विभाग 


“ 


( इ ) उप सचिव ( विधि ) ” म्हणजे शासनाचा विधी व न्याय विभागातील आणि इतर मंत्रालयीन 
प्रशासकीय विभागांतील उप सचिव ( विधि ) ; 


विधी व न्याय विभाग 


( फ ) “ शासन ” म्हणजे महाराष्ट्र शासन ; 
( ग ) “ विधि शाखा ” म्हणजे विभागातील विधि शाखा ( प्रारूप शाखा वगळून ) ; 


मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १३ एप्रिल २०१२ 

अधिसूचना 


( ह ) “ अधीक्षक विधि " म्हणजे विभागाच्या विधी शाखेतील अधीक्षक ( विधि ) ; 

( य ) “ अवर सचिव ( विधि) ” म्हणजे शासनाचा विधी व न्याय विभागातील आणि इतर मंत्रालयीन 
प्रशासकीय विभागांतील अवर सचिव ( विधि ). 


भारताचे संविधान . 


३ . 


“ उप सचिव (विधी ) " या पदावरील नेमणूक एकतर, 


“ 


क्रमांक आरटीआर. २०१०/ प्र. क्र .५ ९ ३/ का -दोन ).— भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ खालील 
परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून आणि अस्तित्वात असलेले संबंधित सर्व 
नियम , आदेश किंवा अनुदेश अधिक्रमित करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल याद्वारे , महाराष्ट्र शासनाच्या विधी 


( अ ) अवर सचिव (विधी ) ” हे पद धारण करीत असलेल्या व या पदावर तीन वर्षांहून कमी 
नाही इतकी नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या व्यक्तिमधून , काटेकोर निवडीच्या आधारावर , ज्येष्ठतेनुसार , 
सुयोग्य व्यक्तिच्या पदोन्नतीने करण्यात येईल ;किंवा 


. 


. 


- 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १ ९ ३६ 


३ ९ 


( तीन ) खालील पद धारण करीत आहे किंवा धारण केलेले आहे , 

( १ ) “ सहायक (विधी) " पद किमान ५ वर्षे ; किंवा 
( २ ) उच्च न्यायालय किंवा त्यांचे अधिपत्याखालील इतर न्यायालयांमध्ये किमान तीन वर्षे 


“ 


४ . 


अधिवक्ता / वकील . 


( ब ) " दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ) या पदावरील सेवेचा पाच वर्षांहून कमी नाही इतका 
अनुभव धारण करणाऱ्या सुयोग्य न्यायीक अधिकाऱ्यांच्या बदलीने करण्यात येईल . 

अवर सचिव (विधी) " या पदावरील नेमणूक एकतर, 
( अ ) “ अधीक्षक (विधी ) ” हे पद धारण करीत असलेल्या व या पदावर तीन वर्षांहून कमी नाही 
इतकी नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या व्यक्तिमधून, ज्येष्ठतेच्या आधारावर, पात्रतेनुसार , सुयोग्य व्यक्तिच्या 
पदोन्नतीने करण्यात येईल ;किंवा 
( ब) खालील उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाने , जे, 

( एक ) चाळीस वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे नाहीत ; परंतु, जे उमेदवार या आधीच शासन सेवेत 
असतील, अशा उमेदवारांकरिता वयोमर्यादा पाच वर्षांपर्यंत शिथिलक्षम राहील ; आणि 


; 


नियम ४ पोट-नियम ( ब ), खंड ( तीन ) उप - खंड ( एक ), ( दोन ), ( तीन ) आणि ( चार ) आणि 
नियम ५ पोट-नियम ( ब), खंड ( तीन ), उप - खंड ( एक ) आणि ( दोन ) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, 
जर निवडीच्या कोणत्याही टप्प्यावर , आयोगाच्या मते , अनुसूचित जाती ( बौद्ध धर्मांतरित व्यक्तिसह ) , 
अनुसूचीत जमाती आणि विमुक्त जाती / भटक्या जमाती या प्रवर्गाकरिता आवश्यक अर्हता धारण केलेले 
पुरेसे उमेदवार रिक्त असलेली पदे भरण्याकरिता निवडीसाठी उपलब्ध नसतील तर, आयोग अशा निवड 
प्रक्रियेमध्ये अनुभवाच्या अर्हतेचा कालावधी शिथील करून या जाती किंवा जमातीमधील सुयोग्य उमेदवारांची 
निवड करू शकेल. 


. 


( दोन ) कायद्याची पदवी धारण करतात ; आणि 


- 


“ 


७ . 


( तीन ) खालील पद धारण करीत आहे किंवा धारण केलेले आहे , 

( १ ) “ सहायक (विधी) ” पद किमान ८ वर्षे ;किंवा 
( २ ) “ अधिक्षक (विधी ) " पद किमान ५ वर्षे ; किंवा 
( ३ ) न्यायीक सेवेतील " दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) व न्याय दंडाधिकारी ( प्रथम 
वर्ग ) ” हे पद किमान दोन वर्षे ; किंवा 

( ४ ) उच्च न्यायालय किंवात्यांचे अधिपत्याखालील इतर न्यायालयांमध्ये किमान पाच वर्षे 
अधिवक्ता / वकील. 


८ . 


“ 


५ . 


अधीक्षक (विधी) ” या पदावरील नेमणूक एकतर , 


अवर सचिव (विधी) ” आणि “ अधीक्षक (विधी) ” या पदावरील नेमणुका पदोन्नतीने आणि 
नामनिर्देशनाने अनुक्रमे ४० : ६० आणि ६७ : ३३ या प्रमाणात करण्यात येतील. 

नियम ४ व ५ मध्ये नमूद केलेल्या पदांवर नामनिर्देशनाने नियुक्त केलेल्या व्यक्तिचा परिविक्षा 
कालावधी दोन वर्षाचा असेल . परिविक्षा कालावधी जास्तीत जास्त एका वर्षान वाढविण्यात येईल . या 
पदांवर नियुक्त झालेल्या व्यक्तीस त्या पदांसाठी विहित केलेले प्रशिक्षण आणि विभागीय परीक्षा त्यासंबंधी 
केलेल्या नियमांनुसार उत्तीर्ण होणे आणि परिविक्षा कालावधी विहित मुदतीत यशस्वीरित्या पूर्ण करणे 
आवश्यक राहील. जर त्याने /तिने विहित केलेले प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण केले नाहीकिंवा विभागीय 
परीक्षा उत्तीर्ण केली नाही किंवा विहित मुदतीत त्या पदासाठी तो / ती अपात्र आढळल्यास , त्याची/तिची 
सेवा कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय समाप्त करण्यात येईल . 

नियम ३, ४ व ५ मध्ये नमूद केलेल्या पदांवर पदोन्नती किंवा नामनिर्देशनाने नियुक्त केलेल्या 
व्यक्तिस , जर ती अगोदरच उत्तीर्ण झाली नसेल किंवा तिला उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली नसेल तर, 
त्यासंबंधी करण्यात आलेल्या नियमांनुसार त्याला/तिला हिंदी व मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होणे 


“ 


( अ ) सहायक (विधी) ” हे पद धारण करीत असलेल्या व या पदावर तीन वर्षांहून कमी नाही 
इतकी नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या व्यक्तिमधून , ज्येष्ठतेच्या आधारावर, पात्रतेनुसार, सुयोग्य व्यक्तिच्या 
पदोन्नतीने करण्यात येईल ; किंवा 
( ब ) खालील उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाने , जे, 

( एक ) पस्तीस वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे नाहीत ; परंतु, जे उमेदवार या आधीच शासन सेवेत 
असतील अशा उमेदवारांकरिता, वयोमर्यादा पाच वर्षांपर्यंत शिथिलक्षम राहील ; आणि 


( दोन ) कायद्याची पदवी धारण करतात ; आणि 


आवश्यक राहीत . 


भाग चार - अ - ७३-२ 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४/ श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४/ श्रावण १६-२२, शके १ ९ ३६ 


४१ 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya ,Mumbai 400 032 , dated the 13th April 2012 . 


NOTIFICATION 


१० . नियम ३, ४ व ५ मध्ये नमूद केलेल्या पदांवर नियुक्त केलेल्या व्यक्ति, माहिती व तंत्रज्ञान 
संचालनालय, महाराष्ट्र शासन यांनी संगणक अर्हतेसंबंधी वेळोवेळी केलेल्या तरतुदींनुसार संगणक 
वापरासंबंधीचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. 

११ . नियम ३, ४ व ५ मध्ये नमूद केलेल्या पदांवर नियुक्त केलेली व्यक्ती, विधी व न्याय विभाग, 
नागपूर व औरंगाबाद या कार्यालयांत किंवा कोणत्याही मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांत बदली होण्यास 
पात्र असेल, त्याचप्रमाणे ती व्यक्ती प्रशासकीय कारणास्तव विधी व न्याय विभागांच्या अधिपत्याखालील 
कोणत्याही कार्यालयांत प्रतिनियुक्तीने नियुक्त होण्यास पात्र राहील. 


CONSTITUTION OF INDIA . 


No. RTR . 2010 /C.R . 593 /D . II . - In exercise of the powers conferred by 
the proviso to article 309 of the Constitution of India and in supersession 
of all existing rules and orders or instruments made in this behalf, the 
Governor of Maharashtra is hereby pleased to make the following rules, 
regulating the recruitment to the posts of Deputy Secretary (Legal) (Group 
A ), Under Secretary ( Legal) (Group A ), and Superintendent (Legal) (Group 
B ), in the Law and Judiciary Department of theGovernment ofMaharashtra , 
namely : 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


1 . ( a ) These rules may be called “ the Deputy Secretary ( Legal ) 
(Group A ),Under Secretary ( Legal) (Group A ), and Superintendent (Legal) 
(Group B ), in the Law and Judiciary Department (Recruitment) Rules , 
2012. 


" 


वि . ल . आचलिया , 


शासनाचे प्रधान सचिव व विधी परामर्शी. 


(6 ) The rules for the post of Deputy Secretary (Legal), (Group A ), shall 
be deemed to have come into force with effect from 26th May 1998 . 


" 


2. In these rules , unless the context requires otherwise, - 

( a ) “ Assistant ( Legal) " means a person appointed by the Law and 
Judiciary Department as Assistant (Legal) as per recommendations 
of Commission ; 

( b ) “ Commission means the Maharashtra Public Service 
Commission; 

( c ) “ Degree " means a degree of a statutory univeristy ; 

(d ) “ Department ” means the Law and Judiciary Department of 
the Government ; 

(e ) " Deputy Secretary ( Legal) " means the Deputy Secretary ( Legal) 
of the Law and Judiciary Department of the Government and other 
Departments ofMantralaya ; 


भाग चार - अ -६ 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १ ९ ३६ 


४३ 


( II ) possess a degree in Law ; and 


(III) are holding or have held the post of, — 


(i) “ Assistant (Legal) ” for a period of not less than eight 


(f ) “ Government ” means the Government of Maharashtra ; 

( g ) “ Legal side ” means the Legal side (excluding drafting section ) 
of the Department ; 

(h )" Superintendent (Legal) ” means the Superintendent (Legal) of 
the legal side of the Department ; 

(i) “ Under Secretary ( Legal) ” means the Under Secretary ( Legal) 
of the Law and Judiciary Department of the Government and other 
Departments ofMantralaya . 


years ; or 


( ii)“ Superintendent ( Legal) ” for a period of not less than five 


years ; or 


( iii) “ Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate 
First Class ” in Judicial Service for a period of not less than two 


years ; or 


( iv ) have been an advocate in the High Court or Courts 
subordinate thereto , for a period of not less than five years . 


3. Appointment to the post of “ Deputy Secretary (Legal) ” , shall be 
made either, 

(a )by promotion of a suitable person on the basis of strict selection 
with due regrd to seniority from amongst the persons holding the 
post of “ Under Secretary (Legal)” , having not less than three years 
regular service in that post ; or 

(6 ) by transfer of a suitable Judicial officer from the cadre of Civil 
Judge (Senior Division ), having not less than five years experience in 
that cadre . 


5. Appointment to the post of “ Superintendent (Legal) ”, shall be 
made either, — 

(a ) by promotion of a suitable person on the basis of seniority 
subject to fitness from amongst the persons holding the post of 
“ Assistant (Legal) " , having not less than three years regular service 


in that post ; or 


4. Appointment to the post of “ Under Secretary (Legal) " , shall be 
made either, 

(a ) by promotion of a suitable person on the basis of seniority 
subject to fitness from amongst the persons holding the post of 

Superintendent (Legal) ” , having not less than three years regular 
service in that post ; or 

(b ) by nomination from amongst the candidates who , – 


(b ) by nomination from amongst the candidates who, 

(I) are not more than thirty five years of age : 

Provided that , the age limit may be relaxed by five years in case 
of candidates who are already in service of Government ; and 

(II) possess a degree in Law ; and 
(III ) are holding or have held the post of,– 


CG 


(i) “ Assistant (Legal) ” for a period not less than five years ; 


( I) are not more than forty years of age : 


or 


Provided that , the age limit may be relaxed by five years in case 
of candidates who are already in service of Government ; and 


( ii) have been an advocate in the High Court or Courts 

subordinate thereto , for a period not less than three years. 
भाग चार - अ -६ अ 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ७-१३, २०१४/ श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


४५ 


10. A person appointed to the posts mentioned in rule 3 , 4 and 5 
shall possess a certificate in computer operation prescribed by the 
Directorate of Information Technology , Government of Maharashtra , 
from time to time. 


6. Notwithstanding anything contained in sub - clauses ( i), ( ii ), (iii) 
and (iv ) of clause (III) of sub - rule (b ) of rule 4 , and sub - clauses (i ) and 
(ii) or clause (III) of sub -rule (6 ) of rule 5 , if at any stage of selection , 
the Commission is of the opinion that sufficient number of candidates 
possessing the requisite experience are not available to fill up the 
vacancies reserved for candidates belonging to Scheduled Castes 
(including converts to Buddhism ), Scheduled Tribes and De-notified 
Tribes/Nomadic Tribes, then the Commission may , in the matters of 
such selection , relax the requirement in respect of the period of 
experience , and select suitable candidates belonging to such Castes or 
Tribes . 


11. A person appointed to the posts mentioned in rule 3, 4 and 5 
shall be liable to be transferred to the offices of the Law and Judiciary 
Department, at Nagpur and Aurangabad or any of the Departments of 
Mantralaya aswell as can be deputed to any other offices under the Law 
and Judiciary Department for administrative reasons. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


CG 


7. The appointment to the posts of “ Under Secretary ( Legal) ” and 
Superintendent (Legal) ” by promotion and nomination , shall be made 
in the ratio of 40 : 60 and 67 : 33 respectively . 


V. L. ACHLIYA , 
Principal Secretary and Remembrancer 

of Legal Affairs . 


8. A person appointed to the posts mentioned in rule 4 and 5 by 
nomination shall be on probation for a period of two years . Probation 
period may be extended maximum upto one year only . Person 
appointed to the posts shall be required to undergo such training and 
pass such Departmental Examination that may be prescribed for the 
posts and complete the probation successfully within prescribed period . 
If he /she does not complete prescribed training successfully or does not 
pass the Departmental Examination or not found suitable for the post 
within prescribed period , than he /she shall be liable to be terminated 
from service without prior notice . 


9. A person appointed to the posts mentioned in rule 3 , 4 and 5 
whether by promotion or by nomination shall be required to pass the 
examination in Hindi and Marathi according to the rules made in that 
behalf , unless he has already passed or has been exempted from passing 
those examinations. 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १ ९ ३६ 


४७ 


उप खंड ( क ) व ( घ) याखाली, महाराष्ट्र शासनाकडे सोपविण्यात आलेल्या केंद्र शासनाच्या 
अधिकाराचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन, याद्वारे खालील अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेले क्षेत्र हे उक्त 
अधिनियमातील कलम २ च्या खंड ८ चे उप खंड ( ड ) अन्वये “ ब वर्ग ” प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून 
घोषित करीत आहे : 


अनुसूची 
प्रतिबंधित क्षेत्राच्या चतुःसीमा 

( ३ ) 


स्थळ 


(१ ) 


( २ ) 


७४ 


गुरुवार , जून ७, २०१२ / ज्येष्ठ १७, शके १ ९ ३४ 


भारत भारत 

पूर्व. वाई ते भोर ४५.० एमआर / डब्ल्यु राज्य महामार्ग. 
पेट्रोलियम पेट्रोलियम 

रस्त्याच्या दुसऱ्या बाजूस एमआयडीसी प्लॉट क्र.पी-७, 
कार्पोरेशन कार्पोरेशन 

पी -१६, पी -२६ , पी -१७, पी -२८ , पी-४१, पी -६ . 
मर्यादित , मर्यादित , 

पश्चिम.- महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने महाराष्ट्र राज्य 
वाई, जिल्हा एलपीजी 

विद्युत मंडळास दिलेली जागा प्लॉट क्र . पी -१. 
सातारा . बॉटलींग प्लांट , 

दक्षिण.- सर्व्हे क्र . २५८/१, २५८/२ ( शेतजमीन ) आणि २५ ९ 
वाई, जिल्हा 

( वाई नगरपालिकेची डंपींग ग्राऊंड, गांडूळ प्रकल्प , 
सातारा , एकूण 

आणि स्मशान भूमीसाठी जागा ). 
अंदाजे 

४५.० एमआर / डब्ल्यु एमआयडीसी शेंदूरजने येथे जाणारा 
मीटर प्लॉट 

मुख्य रस्ता . रस्त्याच्या दुसऱ्या बाजूस एमआयडीसी 
क्र.सी-१२ . 

प्लॉट नं. बी -६, बी -५ , बी -४ , बी -३, बी -२ , बी -१, २५ 
मीटरचा अंतर्गत रस्ता , सीएफसी , पी -२ टेलीफोन 
एक्सचेंज, पी -२१, पी -२४ ट्रक टर्मिनस . 


११३५०० चौरस उत्तर. 


गृह विभाग (विशेष ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ४ जून २०१२ 

अधिसूचना 
शासकीय गुपिते अधिनियम , १ ९ २३. 

क्रमांक आयओएस . १०११ / प्र.क्र .३३६/विशा- ४. - भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २५८ च्या 
खंड (१) अन्वये राष्ट्रपतींना प्रदान केलेल्या केंद्र शासनाच्या कार्यकारी शक्तींना अनुसरून भारत 
सरकारचे राजपत्र , भाग दोन , उप विभाग ३ ( दोन ), ११ मे १९ ६३ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या केंद्र शासनाच्या 
आदेश क्र . एसओ-१२८५ , दिनांक ४ मे १९ ६३ आणि युनियन वॉर बुकमधील भाग ३ च्या कलम 
४ अन्वये शासकीय गुपिते अधिनियम , १९ २३ (१९ २३ चा १९ ) च्या कलम २ च्या , खंड ( ८ ) च्या 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्र . ता . गौड , 
शासनाचे सहसचिव . 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


HOME DEPARTMENT (Special) 
Madam KamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya,Mumbai 400 032, Dated the 4th June 2012 

NOTIFICATION 
OFFICIAL SECRETS ACT, 1923 . 

No. IOS. 1011/ C.R . 336 /Spl-4. — In pursuance of the entrustment of the 
executive functions of the Central Government to the Government of 
Maharashtra by the President of India , under clause ( 1 ) of article 258 of 
the Constitution of India , in relation to any of thematters specified in sub 
clauses ( c ) and (d ) of clause (8 ) of section 2 of the Official Secrets Act , 1923 
( 19 of 1923 ), in its application to the State of Maharashtra by the Government 
of India s Order , No. S. O. 1285 , dated the 4th May 1963, published in the 
Gazette of India , Part II, section 3 ( ii), dated the 11th May 1963, and in 
pursuance of section 4 of Chapter III of Union War Book , the Government 
of Maharashtra hereby declares under sub - clause ( d ) of clause (8 ) of section 
2 of the said Act , the place specified in the SCHEDULE appended hereto , to be 
“ the prohibited place Catagory B " for the purposes of the said Act, namely : 

Schedule 


Place 

( 1 ) 


Location 

( 2 ) 


Description of boundaries of the prohibited place 

( 3 ) 


Bharat Bharat 
Petroleum Petroleum 
Corporation Corporation 
Limited, Limited , LPG 
Wai, 

Bottling 
District Plant, Wai, 
Satara , District 
Maharashtra Satara , 
State . spread 

over 
113500 Sq. 
Mtrs . 
PlotNo. C - 12 . 


East.— 45.0 MR/W State Highway from Wai to 

Bhor . Across the other side of road MIDC 

Plot No. P -7 , P - 16 , P - 26 , P - 28 , P - 41, P -6 . 
West.— MIDC Plot No. P - 1 allotted to Maharashtra 

State Electricity Board . 
South.— Survey No. 258/1 , 258/2 , ( farming land ) and 

259 (Wai Municipal land for dumping wormi 

culture and Funeral place ). 
North.— 45.0 MR /W MIDC main road going towards 

Shendurjane. Across the other side of road 
MIDC plot No. B -6 , N -5 , B -4 , B - 3 , B -2 , B - 1 , 
25- M internal road, CFC , P - 2 , Telephone 
Exchange , P - 21 , P - 24 Truck Terminus. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. T. GOUD , 
Joint Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


४ ९ 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


स्थळ 


७५ 


वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे खालील अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेले क्षेत्र हे उक्त अधिनियमातील 
कलम २ च्या खंड ८ चे उप खंड ( ड) अन्वये “ अ वर्ग ” प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित करीत 
आहे 

अनुसूची 
क्षेत्र 

प्रतिबंधित क्षेत्राच्या चतुःसिमा 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
एनटीपीसी लि ., एनटीपीसी लि ., ता . पूर्वः- गांव- धामणगांवः सर्व्हे नं . २१७, २१८, २१९, 
ता . मौदा, मौदा, सुपर थर्मल 

२४८ , २५१ , २ ९ ८ , २ ९ ६, २ ९ २ , २७६ , 
सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, जिल्हा 

२७० , २ ९ १, २ ९ ० 
पॉवर प्रोजेक्ट , नागपूर , एकूण अंदाजे पश्चिम : — गांव- राहाडीःसर्व्हे नं . ५५ , ६९ , ५१ , ५२. 
जिल्हा नागपूर , २००० एकर जागा . 

गांव-कुंभारीःसर्वे नं . १०५, १०६ , ११० , 
महाराष्ट्र राज्य . 

१३ ९ , १३७. 
दक्षिणः- गांव - राहाडीःसर्वे नं . ७७, ८७, ८८ , ६८ , 

६७, ६६ , ६२, ५ ९ . 
गांव- मौदाःसर्वे नं . २०५ , २० ९ , २१०, २११ , 
२१५, २१६, २२२. 
गांव - धामणगांवःसर्वे नं . १६६ , १६८ , २०६ , 

२१० , २०४, २०० , १ ९९ , १८८ , १८७. 
उत्तरः- गांव-कुंभारीःसर्वे नं . १३७, ११८, १२० , ८ ९, 

८४ , ८५ , ८६, ८० , ७ ९ , ७७, २० , २२ , 
२४ . 
गांव - अंजनगांवःसर्वे नं . ३६८ , ३७० , ३६४, 
३५० . 
गांव- धामणगांवःसर्व्हे नं . २८२. 


गुरुवार , जून ७, २०१२ / ज्येष्ठ १७, शके १ ९ ३४ 


. 


गृह 

विभाग (विशेष ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक ५ जून २०१२ 

अधिसूचना 
शासकीय गुपिते अधिनियम , १९ २३. 

क्रमांक आय.ओ.एस. ०१११ / प्र.क्र .४७६/विशा- ४.- भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २५८ च्या 
खंड ( १) अन्वये राष्ट्रपतींना प्रदान केलेल्या केंद्र शासनाच्या कार्यकारी शक्तींना अनुसरून भारत 
सरकारचे राजपत्र , भाग दोन, उप विभाग ३ ( दोन ), ११ मे १९ ६३ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या केंद्र शासनाच्या 
आदेश क्रमांक एसओ.१२८५, दिनांक ४ मे १ ९६३ आणि युनियन वॉर बुकमधील भाग ३ च्या कलम 
४, अन्वये शासकीय गुपिते अधिनियम , १९ २३ (१९ २३ चा १९ ) च्या कलम २ च्या खंड (८ ) च्या 
उप खंड ( क ) व ( घ ) याखाली, महाराष्ट्र शासनाकडे सोपविण्यात आलेल्या केंद्र शासनाच्या अधिकाराचा 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्र. ता . गौड , 
शासनाचे सहसचिव. 


भाग चार - अ -७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


५१ 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४/ श्रावण १६-२२, शके १ ९ ३६ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


> 


North.— Village : Kumbhari :Survey No. 

137, 118, 120 , 89, 84 , 85 , 86 , 
80 , 79 , 77 , 20 , 22 , 24 . 
Village : Ajangaon Survey No. 
368 , 370 , 364 , 350 . 
Village : Dhamangaon : Survey 
No. 282 . 


HOME DEPARTMENT (SPECIAL ) 
Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , Dated 5th June 2012 

NOTIFICATION 
OFFICIAL SECRETS ACT, 1923 . 

No. IOS.0111/C.R.476 /Spl.4.— In pursuance of the entrustment of the 
executive functions of the Central Government to the Government of 
Maharashtra by the President of India , under clause ( 1) of article 258 of 
the Constitution of India , in relation to any of the matters specified in 
sub -clauses ( c ) and ( d ) of clause (8 ) of section 2 of the Official Secrets Act , 
1923 ( 19 of 1923 ) in its application to the State of Maharashtra , by the 
Government of India s Order, No. S.O. 1285 , dated the 4th May 1963, 
published in the Gazette of India , Part II, section 3 (ii), dated the 11th May 
1963, and in pursuance of section 4 of Chapter III of Union War Book , 
the Government ofMaharashtra hereby declares under sub - clause ( d ) of 
clause (8 ) of section 2 of the said Act, the place specified in the schedule 
appended hereto , to be “ the prohibited place Catagory A ” for the purposes 
of the said Act , namely — 

Schedule 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. T. GOUD , 
Joint Secretary to Government. 


Place Location Description of boundaries of the prohibited 

place 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 
NTPC NTPC Limited , East.- Village : Dhamangaon : Survey 
Limited , Taluka Mouda , 

No. 217, 218 , 219 , 248 , 251, 
Taluka Super Thermal 

298 , 296 , 292 , 276 , 270 , 291 , 
Mouda , SuperPower Project , 

290 . 
Thermal District Nagpur West.- Village : Rahadi: Survey No. 55 , 
Power spread over 

69,51,52. 
Project , 2000 Acres 

Village: Kumbhari : Survey No. 
District 

105 , 106 , 110 , 139 , 137 . 
Nagpur, 

South.— Village : Rahadi: Survey No. 77 , 
Maharashtra 

87, 88 , 68 , 67 , 66 , 62 , 59. 
State . 

Village : Mouda : Survey No.205 , 
209, 210, 211, 215 , 216 , 222 . 
Village: Dhamangaon : Survey 
No. 166 , 168 , 206 , 210 , 204 , 

200 , 199 , 188 , 187 . 
भाग चार- अ -७ अ 


area . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


५३ 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १ ९ ३६ 


( २) अनुक्रमांक १६ येथील मजकुरानंतर खालील मजकूर घालण्यात यावा, 
१७ पोलीस उप महानिरीक्षक , 

गडचिरोली, 

गोंदिया ” 
गडचिरोली . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्र . ता . गौड . 


शासनाचे सहसचिव . 


७६ 


गुरुवार , जून ७, २०१२/ ज्येष्ठ १७, शके १ ९ ३४ 


गृह विभाग (विशेष ), 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ५ जून २०१२ 

अधिसूचना 
खाजगी सुरक्षा यंत्रणा अधिनियम , २००५ . 

क्रमांक पी.इ.एस. १०११/ प्र.क्र .१४० /विशा- ४.- खाजगी सुरक्षा यंत्रणा अधिनियम , २००५ 
( २००५ चा २९ ) च्या कलम १ ९ अन्वये प्रदान केलेल्या शक्ती व यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनास प्रदान केलेल्या 

अन्य शक्तींना अनुसरून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे शासन अधिसूचना क्रमांक जी.आर.डी. २००६ /प्र.क्र .३३३ / 
विशा-४, दिनांक २३ फेब्रुवारी २००७ च्या अधिसूचनेमध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे 
प्रस्तुत अनुसूचीमध्ये: 

( १) अनुक्रमांक १४ येथील रकाना ३ मधील “ गोंदिया , गडचिरोली ” हे शब्द वगळण्यात 


- 


यावेत , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


५५ 


HOME DEPARTMENT ( SPECIAL ) 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , Dated 5th June 2012 


NOTIFICATION 


PRIVATE SECURITY ( REGULATION ) ACT, 2005 . 

No. PES.1011/C.R.140 /SPL -4.- In exercise of the powers conferred by 
section 19 of the Private Security Agencies (Regulation ) Act, 2005 (29 of 
2005 ) and of all other powers enabling it in this behalf, the Government 
of Maharashtra hereby amends the Government Notification , Home 
Department, No. GRD 2006 /CR No.333 /Spl.4 , dated 23rd February 2007 
as follows, namely : 

In the said Notification , in the Schedule : 

(i) in entry 14 , in column (3 ), the words " Gondia , Gadchiroli” shall be 
deleted ; 
(ii ) after entry 16 , the following entry shall be added , namely : 
“ 17 Deputy Inspector Gadchiroli,Gondiya ” 

General of Police 
Gadchiroli. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. T. GOUD , 
Joint Secretary to Government . 


५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४/ श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


५७ 


• 


२. या नियमांमध्ये, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अभिप्रेत नसेल तर 

( अ) विभाग म्हणजे शासनाचा विधी व न्याय विभाग ; 

( ब ) उप प्रारूपकार - नि - उप सचिव म्हणजे शासनाच्या विधी व न्याय विभागातील उप प्रारूपकार 
नि - उप सचिव ; 

( क ) प्रारुपकार -नि - सहसचिव म्हणजे शासनाच्या विधी व न्याय विभागातील प्रारूपकार -नि 
सहसचिव ; 

( ड ) “ शासन म्हणजे महाराष्ट्र शासन . 
३. प्रारूपकार -नि - सहसचिव या पदावरील नियुक्ती, उप प्रारूपकार -नि - उप सचिव हे पद धारण 
केलेल्या व या पदावर तीन वर्षांहून कमी नाही इतकी नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या व्यक्तींमधून गुणवत्ता 
आणि ज्येष्ठता या आधारावर काटेकोरपणे निवड करून सुयोग्य व्यक्तीच्या पदोन्नतीने करण्यात येईल . 

४. नियम ३ मध्ये नमुद केलेल्या पदावर नियुक्त केलेल्या व्यक्तीस , जर ती अगोदरच उत्तीर्ण 
झाली नसेल किंवा तिला उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली नसेल तर , त्यासंबंधी करण्यात आलेल्या 
नियमांनुसार त्याला/ तिला हिंदी व मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील . 

५. नियम ३ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर नियुक्त केलेल्या व्यक्तीस , माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय , 
महाराष्ट्र शासन यांनी संगणक अर्हतेसंबंधी वेळोवेळी केलेल्या तरतुदींनुसार संगणक वापरासंबंधीचे 
प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


७७ 


गुरुवार, जून ७, २०१२ / ज्येष्ठ १७, शके १९ ३४ 


- 


वि . ल . आचालिया , 
प्रधान सचिव व विधी परामर्शी. 


विधी व न्याय विभाग 
हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय,मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक ३१ मे २०१२ 

अधिसूचना 
भारताचे संविधान. 

क्रमांक इएसटी . २०११/ प्र.क्र .६४८ / का.दोन.- भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३० ९ खालील 
परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून आणि अस्तित्वात असलेले संबंधित 
सर्व नियम , आदेश किंवा संलेख अधिक्रमित करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल याद्वारे , महाराष्ट्र शासनाच्या 
विधी व न्याय विभागातील प्रारूपकार -नि - सहसचिव ( गट - अ) या पदाच्या सेवाभरतीचे विनियमन करणारे 
पुढील नियम करीत आहेत , जसे : 

१. या नियमांना, विधी व न्याय विभागातील , “प्रारूपकार- नि - सहसचिव ( गट - अ) सेवाप्रवेश नियम , 
२०१२ ” असे संबोधण्यात यावे. 


भाग चार- अ -८ 


4 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४/ श्रावण १६-२२, शके १ ९ ३६ 


५ ९ 


5. A person appointed to the post mentioned in rule 3 shall possess a 
certificate in computer operation prescribed by the Directorate of 
Information Technology , Government of Maharashtra , from time to time. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


V. L. ACHLIYA , 
Principal Secretary and Remembrancer 

of Legal Affairs . 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 

Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 31st May 2012 

NOTIFICATION 
CONSTITUTION OF INDIA . 

No. EST.2011/C.R.648 /D - 2.- In exercise of the powers conferred by the 
proviso to Article 309 of the Constitution of India and in supersession of 
all existing rules , orders or instruments made in this behalf, the Governor 
of Maharashtra is hereby pleased to make the following rules , regulating 
the recruitment to the post of Draftsman -cum - Joint Secretary (Group - A ) 
in the Law and Judiciary Department of the Government ofMaharashtra , 
namely 

1. These rules may be called " the Draftsman - cum - Joint Secretary 
(Group A ) in the Law and Judiciary Department (Recruitment) Rules , 
2012" . 
2. In these rules, unless the context requires otherwise 

(a ) “ Department” means the Law and Judiciary Department of the 
Government; 

(b ) “ Deputy Draftsman -cum -Deputy Secretary ” means the Deputy 
Draftsman -cum -Deputy Secretary of theLaw and Judiciary Department 
of the Government ; 

( c) “ Draftsman -cum - Joint Secretary ” means the Draftsman -cum 
Joint Secretary of the Law and Judiciary Department of the Government; 

(d ) "Government ” means the Government of Maharashtra . 
3. Appointment to the post of Draftsman - cum - Joint Secretary shall be 
made by promotion of a suitable person strictly on the basis of merit 
cum -seniority from amongst the persons holding the post of Deputy 
Draftsman -cum -Deputy Secretary having not less than three years 
regular service in that post . 

4. A person appointed to the post mentioned in rule 3 shall be required 
to pass the examination in Hindi and Marathi according to the rules made 
in that behalf, unless he has already passed or has been exempted from 
passing those examinations. 


भाग चार - अ -८ अ 


६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ७-१३, २०१४/ श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


६१ 


७८ 


शुक्रवार , जून ८, २०१२ / ज्येष्ठ १८, शके १९ ३४ 


विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून नियुक्ती करावाच्या अधिकाऱ्यांचे 

नेमून दिलेले 
नाव व पदनाम , कार्यालयाचे नाव 

कार्यक्षेत्र 
( १ ) 
श्री . एच. आर. गालफाडे, शाखा अभियंता जि . प. बां . उपविभाग केज 

झोन क्र .१ 
२ श्री. सी . आर. गिरी, तालुका कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी झोन क्र .२ 

कार्यालय, केज. 
३ श्री . पी. एम. चंदनशिव, उप अभियंता, जि.प.बां. उपविभाग केज 

झोन क्र . ३ 
४ श्री . डी. बी. बिराजदार , तालुका कृषी अधिकारी, ता.कृ.अधि . कार्या. झोन क्र . ४ 

अंबाजोगाई. 
५ श्री . एम. एस . चव्हाण , स.अ. श्रेणी -२ जि.प.बां. उपविभाग , अंबाजोगाई 

झोन क्र . ५ 
६ श्री . व्ही . एस . जाधव , उप विभागीय अभियंता, लपा. उपवि . अंबाजोगाई झोन क्र .६ 
श्री . एस. एन . केंद्रे, बालविकास प्र. अधिकारी, बा.वि. अधि . ग्रामिण 

झोन क्र . ७ 
अंबाजोगाई. 
श्री . आर . आर. कांगणे , बालविकास प्र . अधिकारी, बा.वि. अधि . शहरी 

झोन क्र .८ 
अंबाजोगाई. 
९ श्री.व्ही.आर.मोरे, उपअभियंता, सा.बां .विप्र. उपवि. अंबाजोगाई 

झोन क्र.९ 
१० श्री . एल. पीः अंबुरे , उप अभियंता जि.प.ल.प. उपविभाग अंबाजोगाई 

झोन क्र .१० 
११ श्री . एस . जी . घोडेसवार , उप विभागीय अभियंता, यांत्रिकी उवि . अंबाजोगाई झोन क्र . ११ 
१२ श्री . व्ही . एस . मठपती, उप अभियंता, ल.पा. स्था.स्त . उपविभाग अंबाजोगाई झोन क्र . १२ 
१३ श्री . एच. जी . भारती, उपविभाग कृषी अधिकारी कार्यालय , अंबाजोगाई झोन क्र . १३ 
१४ श्री.एम.टी.लव्हाळे, उपविभागीय अधिकारी, उपवि.भुनि.क्र .२ मुख्यालय 

झोन क्र . १४ 
अंबाजोगाई. 
१५ श्री . तफजील अहेमद जलील, उपवि . अधिकारी पा.ब.उपविभाग अंबाजोगाई झोन क्र . १५ 
१६ श्री. व्ही . एस. पन्हाळे, उपविभागीय अभियंता, लपा. उपविभाग केज 

झोन क्र . १६ 
१७ श्री . के.ए. ढाकणे, शाखा अभियंता, लपा. उपविभाग केज 

झोन क्र . १७ 
१८ श्री . पी.के.नालबंडीकर, शाखा अभियंता, पं.स. केज 

झोन क्र . १८ 
१ ९ श्री . एस.बी. खंदारे, तालुका कृषी अधिकारी, ता.कृ. अधि . कार्यालय केज 

झोन क्र . १ ९ 
२० श्री . डी.के. नालवंडीकर , शाखा अभियंता, जि.प.ल.पा. उपविभाग केज झोन क्र . २० 
२१ श्री . पी.सी. पाटील, शाखा अभियंता, साबा. उपविभाग केज 

झोन क्र . २१ 
२२ श्री.आर.के. माने, शाखा अभियंता ल.पा.उपविभाग केज 

झोन क्र . २२ 
२३ श्री.सी.पी.बनसोडे, सहाय्यक निबंधक सह.सं. केज 

झोन क्र . २३ 
२४ श्री.जी.एन.चिताले , शाखा अभियंता, सा.बां.उपविभाग केज 

झोन क्र . २४ 


गृह विभाग (विशेष ) 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२. दिनांक ८ जून २०१२ 

अधिसूचना 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३. 

क्रमांक इएक्सएस -००६१२/ बीड/ प्र.क्र.१४८/विशा-२, —फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ ( सन १९ ७४ चा २) 
कलम २१ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र शासन, याद्वारे--( अ) खाली 
अनूसूचीतील स्तंभ (२) मध्ये निर्देशित केलेल्या पदाधिकाऱ्यांना दिनांक ०६ जून २०१२ ते १५ जून २०१२ या 
कालावधीकरिता विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे, आणि (ब ) अशा प्रकारे नियुक्त 
केलेल्या विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी यांना उक्त संहितेच्या कलम १२९ , १३३, १४३ व १४४ खालील शक्ती 
अथवाविशेष शक्ती प्रदान करीत आहे : 


६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


( १ ) 
२५ श्री . एम. डब्ल्यू शेख, शाखा अभियंता साबां. उपविभाग केज 
२६ श्री. व्ही.डी. डोंगरे , कृषी अधिकारी, ता.कृ.अ. कार्या. केज 
२७ श्री . पी . बी . करपे , शाखा अभियंता, जि.प.बां.उपविभाग केज 
२८ श्री . आर. ए. पेदावाड, शाखा अभियंता, साबां.उपविभाग केज 
२ ९ श्री . आनंदन, उपअभियंता जि.प.ल.पा. उपविभाग केज 
३० श्री . आर.पी. मांडोत, शाखा अभियंता, जिपबां उपविभाग केज 
३१ श्री. बी. एन. शिंदे. उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख कार्या. केज 
३२ श्री . जी.बी. काजळे , शाखा अभियंता, लपा.उपविभाग केज 
३३ श्री . ए.व्ही . रेणापुरे, कनिष्ठ अभियंता प.सं केज 
३४ श्री . के.ए. पठाण, उपअभियंता, जि.प.ल.प. उपविभाग बीड 
३५ श्री . एम. बी.छत्रबंद , उप कार्यकारी अभियंता, लपा.स्थास्त . विभाग बीड 
३६ श्री. डी . बी . नेलेकर, उपसंचालक , सामजिक वनिकरण बीड 
३७ श्री. एम.एम. गायकवाड, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, बीड 
३८ श्री. आर. के. घोळवे, कृषी अधिकारी तालुका कृ . कार्या. केज 
३ ९ श्री. पी.एम. सोनजी, उप अभियंता, साबां. उपविभाग केज 
४० श्री. एस. के. मुंडे, शाखा अभियंता, कार्यकारी अभियंता राष्ट्रीय मार्ग 

विभाग बीड . 
४१ श्री. आर. डी . कुलकर्णी, बालविकास प्रकल्प अधिकारी ना.स्थर बीड 
४२ श्री . आग्रवाल सुरेंद्रकुमार, वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक भु- स.नि.वि.य . बीड 
४३ श्री. व्ही.एन. हिंबरे, सहाय्यक अभियंता, पाटबंधारे उपविभाग अंबाजोगाई 
४.४ श्री . एस . एल. साळुके, उपअभियंता, जि.प.ल.पा. उपविभाग अंबाजोगाई 
४५ श्री.ए.एन.पाटील, स.अ.श्रेणी-१ ल.पा . उपविभाग अंबाजोगाई 
४६ श्री . व्ही.एल.पोतंगळे, सहा.निबंधक, सह.सं. अंबाजोगाई 
४७ श्री . जी.एन. पावशेर, शाखा अभियंता, जल विज्ञान प्रकल्प अंबाजोगाई 


झोन क्र . २५ 
झोन क्र.२६ 
झोन क्र . २७ 
झोन क्र . २८ 
झोन क्र . २ ९ 
झोन क्र . ३० 
झोन क्र . ३१ 
झोन क्र . ३२ 
झोन क्र .३३ 
झोन क्र . ३४ 
झोन क्र . ३५ 
झोन क्र . ३६ 
झोन क्र . ३७ 
राखीव 
राखीव 
राखीव 


राखीव 
राखीव 
राखीव 
राखीव 
राखीव 
राखीव 
राखीव 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्र . मा . माळवदकर , 
शासनाचे सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


६३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४/ श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


संविधानाच्या भाग ९ च्या प्रयोजनासाठी आडस आणि केकाणवाडी गाव या नावाने ओळखले जाईल तो 
दिनांक म्हणून २ जून २०१२ हा दिवस विनिर्दिष्ट करीत आहेत : 

अनुसूची 
महसुली गावांचे स्थानिक क्षेत्र किंवा महसुली 

गावांचा गट 
( १) 

( २ ) 


गावाचे नाव 


आडस 


आडस 


केकाणवाडी 


केकाणवाडी 


७ ९ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


बुधवार , जून १३, २०१२/ ज्येष्ठ २३, शके १९ ३४ 


डॉ . मल्लीनाथ कलशेट्टी, 
शासनाचे उप सचिव . 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ जून २०१२ 

अधिसूचना 
भारताचे संविधान . 

क्रमांक व्हीपीएम .२०११/ प्र.क्र . २१२/ पं.रा.४ ( २२).- भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ च्या 
खंड (ग ) व मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, १९ ५८ (१९ ५९ चा तीन) यांचेकलम ४ याद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा आणि यासंदर्भात समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून आणि या 
संदर्भात काढण्यात आलेल्या पूर्वीच्या सर्व अधिसूचनांचेकिंवा संलेखांचे अधिक्रमण करून तसेच बीड 
जिल्हा परिषदेची स्थायी समिती व बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील ग्रामसभा आणि ग्रामपंचायत, 
आडस केकाणवाडी यांच्याशी विचारविनिमय करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल , याद्वारे बीड जिल्ह्यातील केज 
तालुक्यातील आडस आणि केकाणवाडी यासोबतच्या अनुसूचीतील स्तंभ (२ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे 
महसुली गावाचा समावेश असलेले स्थानिक क्षेत्र हे ज्या दिनांकापासून स्वतंत्र गाव असेल आणि 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


६५ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER 

CONSERVATION DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 2nd June 2012 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 

No. VPM.2011/CR - 212 /PR - 4 ( 22 ).- In exercise of the powers 
conferred by clause (g ) of article 243 of the Constitution of India , read 
with section 4 of the Bombay Village Panchayats Act , 1958 ( Bom . III 
of 1959 ), and of all other powers enabling it in this behalf, and in 
supersession of all the previous notifications or instruments issued in 
this behalf, and after consultation with the Standing Committee of the 
Zilla Parishad , Beed ,Gram Sabha and Village Panchayat Aadas , 
Kekanwadi in Kej Tahasil in Beed District , the Governor of 
Maharashtra hereby specifies the 2nd day of June, 2012 , to be the date 
from which each of the local area comprising the revenue villages 
Aadas and Kekanwadi in Kej Tahasil in Beed District specified in 
column (2 ) of the Schedule appended hereto , shall be the district villages 
and shall be known by the name of the Aadas and Kekanwadi villages , 
respectively , as specified in column ( 1 ) thereof, for the purposes of Part 
IX of the Constitution : 

Schedule 


Name of the village 


Local areas of the revenue 

village or group of 
revenue villages . 

( 2 ) 


( 1 ) 


Aadas , 
Kekanwadi. 


Aadas. 
Kekanwadi. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR . MALLINATH KALSHETTI , 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार- अ - ९ 


६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १ ९ ३६ 


६७ 


आणि संविधानाच्या भाग ९ च्या प्रयोजनासाठी पांढऱ्याचीवाडी आणि धावज्याचीवाडी गाव या नावाने 
ओळखले जाईल तो दिनांक म्हणून २ जून २०१२ हा दिवस विनिर्दिष्ट करीत आहेत : 

अनुसूची 
महसुली गावांचे स्थानिक क्षेत्र किंवा महसुली 

गावांचा गट 
( १ ) 

( २ ) 
पांढऱ्याचीवाडी 

पांढऱ्याचीवाडी 
धावज्याचीवाडी 

धावज्याचीवाडी 


गावाचे नाव 


८० 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


बुधवार , जून १३, २०१२ / ज्येष्ठ २३, शके १ ९ ३४ 


डॉ . मल्लीनाथ कलशेट्टी, 
शासनाचे उप सचिव . 


. 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ जून २०१२ 

अधिसूचना 
भारताचे संविधान. 

क्रमांक व्हीपीएम.२६१२ / प्र.क्र . ५८ / पंरा -४ ( २२ ). भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ च्या 
खंड ( ग) व मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम , १९ ५८ (१ ९ ५ ९ चा तीन ) यांचे कलम ४ याद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा आणि यासंदर्भात समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून आणि 
यासंदर्भात काढण्यात आलेल्या पूर्वीच्या सर्व अधिसूचनांचेकिंवा संलेखांचे अधिक्रमण करून तसेच बीड 
जिल्हा परिषदेची स्थायी समिती व बीड जिल्ह्यातील बीड तालुक्यातील ग्रामसभा आणि ग्रामपंचायत 
पांढऱ्याचीवाडी यांच्याशी विचारविनिमय करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे बीड जिल्ह्यातील बीड 
तालुक्यातील पांढऱ्याचीवाडी आणि धावज्याचीवाडी यासोबतच्या अनुसूचीतील स्तंभ (२) मध्ये विनिर्दिष्ट 
केल्याप्रमाणे महसुली गावांचा समावेश असलेले स्थानिक क्षेत्र हे ज्या दिनांकापासून स्वतंत्र गाव असेल 


भाग चार- अ - ९अ 


६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER 

CONSERVATION DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032, dated the 2nd June 2012 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 

No. VPM.2612 /CR -58 /PR -4 ( 22 ).- In exercise of the powers conferred 
by clause (g ) of article 243 of the Constitution of India , read with 
section 4 of the Bombay Village Panchayats Act , 1958 (Bom . III of 
1959), and of all other powers enabling it in this behalf, and in 
supersession of all the previous notifications or instruments issued in 
this behalf, and after consultation with the Standing Committee of the 
Zilla Parishad , Beed , Gram Sabha and Village Panchayat 
Pandryachiwadi in Tahasil and District Beed the Governor of 
Maharashtra hereby specifies the 2nd day of June 2012 , to be the date 
from which each of the local area comprising the revenue villages of 
Pandryachiwadi and Dhavjachiwadi in Tahasil and District Beed , 
specified in column ( 2) of the Schedule appended hereto , shall be the 
distinct villages and shall be known by the name of the Pandryachiwadi 
and Dhavjachiwadi villages, respectively , as specified in column (1 ) 
thereof, for the purposes of Part IX of the Constitution : 

Schedule 


Name of the village 


Local areas of the revenue 

village or group of 
revenue villages . 

( 2 ) 


( 1 ) 


Pandryachiwadi 
Dhavjachiwadi 


Pandryachiwadi 
Dhavjachiwadi 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR . MALLINATH KALSHETTI , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


६ ९ 


७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, 


शके १ ९ ३६ 


दिनांक १ एप्रिल, २०१२ पासून सत्र विभाग मलकापूर यांच्या अधिकारीतेमध्ये येतील. ही अधिसूचना 
“मोताळा व नांदुरा ” महसुली तालुक्यांमध्ये उद्भवलेल्या आणि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बुलढाणा 
व खामगाव यांच्या दप्तरी दिनांक १ एप्रिल, २०१२ रोजी प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांवर परिणामक 
असणार नाही . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एस . एस . शिंदे, 
सॉलिसिटर ( मुफसिल विवाद ) -नि - सह सचिव . 


८१ 


बुधवार , जून १३, २०१२/ ज्येष्ठ २३, शके १९ ३४ 


विधी व न्याय विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २१ मार्च २०१२ 

अधिसूचना 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३. 

क्रमांक सीआरसी . १६०८ / ९ ८० / (१ ९ ६ )/बारा.- फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ ( १९ ७४ चा २ ), 
हा महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना त्याचे कलम ७ आणि कलम ९ चे पोट - कलम (१ ) याद्वारे , 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा 
वापर करून , महाराष्ट्र शासन, मुंबई येथील उच्च न्यायालयाशी विचारविनिमय करून, याद्वारे , शासकीय 
अधिसुचना क्रमांक सीआरसी १६०८ / ९ ८० /( १९ ६ )/ बारा, दिनांक २५ नोव्हेंबर , २०० ९ मध्ये पुढीलप्रमाणे 
फेरबदल करीत आहे : 

उक्त अधिसूचनेमध्ये, दिनांक १ एप्रिल, २०१२ पासून “मोताळा व नांदुरा ” हा मजकूर अंतर्भूत 
करण्यात येईल आणि असा अंतर्भाव केल्याच्या परिणामी, “ मोताळा व नांदुरा ” हे महसुली तालुके 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


७१ 


- 


विधी व न्याय विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २१ मार्च २०१२ 

अधिसूचना 
हिंदू विवाह अधिनियम , १९५५. 

क्रमांक सीआरसी. १६०८ / ९ ८०/ (१९ ६)/बारा.- हिंदूविवाह अधिनियम, १९ ५५ ( १९ ५५ चा २५ ) , 
यांचे कलम ३, खंड ( ख ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन , 
मुंबई उच्च न्यायालयाशी विचारविनिमय करून, याद्वारे, शासकीय अधिसुचना क्रमांक सीआरसी १६०८ / 
९ ८० /(१९ ६) /बारा, दिनांक २५ नोव्हेंबर, २००९ मध्ये पुढीलप्रमाणे फेरबदल करीत आहे : 

उक्त अधिसूचनेमध्ये, १ एप्रिल, २०१२ पासून “मोताळा व नांदुरा ” हा मजकूर अंतर्भूत करण्यात 
येईल आणि असा अंतर्भाव केल्याच्या परिणामी मलकापूर येथील दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
यांच्या संलग्न न्यायालयास “ मोताळा व नांदुरा ” येथील दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर यांच्या 
न्यायालयांच्या स्थानिक हद्दीमध्ये उद्भवलेल्या प्रकारणांवर दिनांक १ एप्रिल , २०१२ पासून , या 
अधिनियमान्वये आपल्या प्रादेशिक अधिकारीतेच्या आत कार्यवाही करण्यासाठी अधिकारीता असेल. 
ही अधिसूचना “मोताळा व नांदुरा ” महसुली तालुक्यांमध्ये उद्भवलेल्या आणि दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , बुलढाणा व खामगाव यांच्या दप्तरी दिनांक १ एप्रिल , २०१२ रोजी प्रलंबित असलेल्या 
प्रकरणांवर परिणामक असणार नाही . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एस . एस . शिंदे, 
सॉलिसिटर ( मुफसिल विवाद ) -नि - सह सचिव . 


७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १ ९ ३६ 


७३ 


उक्त अधिसूचनेतील, “ ही अधिसूचना “ मोताळा व नांदुरा ” महसुली तालुक्यांमध्ये उद्भवलेल्या 
आणि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बुलढाणा व खामगाव यांच्या दप्तरी दिनांक १ एप्रिल २०१२ रोजी 
प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांवर परिणामक असणार नाही . ” ही शेवटची ओळ वगळण्यात येईल आणि 
ती उक्त अधिसूचनेचा कधीही भाग नव्हती असे मानण्यात येईल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एस . एस . शिंदे , 
सॉलिसिटर (मुफसिल विवाद ) -नि - सह सचिव. 


८२ 


बुधवार , जून १३, २०१२/ ज्येष्ठ २३, शके १९ ३४ 


विधी व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक ३१ मार्च २०१२ 

अधिसूचना 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३. 

क्रमांक सीआरसी. १६०८ / ९ ८० / ( १९ ६ )/बारा.- फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ (१ ९ ७४ चा २ ), 
हा महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना त्यांचे कलम ७ आणि कलम ९ चे पोट -कलम ( १ ) यांद्वारे , 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर अधिकारांचा 
वापर करून महाराष्ट्र शासन , मुंबई उच्च न्यायालयाशी विचारविनिमय करून, याद्वारे, शासकीय 
अधिसूचना क्रमांक सीआरसी. १६०८ / ९८०/ (१९६ )/ बारा, दिनांक २१ मार्च, २०१२ मध्ये पुढीलप्रमाणे 
फेरबदल करीत आहे 


. 


भाग चार - अ -१० 


७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४/ श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


विधी व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक ३१ मार्च २०१२ 

अधिसूचना 
हिंदू विवाह अधिनियम, १९ ५५ . 

क्रमांक सीआरसी. १६०८ / ९ ८० / (१९ ६) /का.बारा.- हिंदू विवाह अधिनियम , १९ ५५ (१९ ५५ चा 
२५ ), याच्या कलम ३, खंड ( ख ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र 
शासन, मुंबई उच्च न्यायालयाशी विचारविनिमय करून, याद्वारे, शासकीय अधिसूचना क्रमांक सीआरसी. 
१६०८ / ९ ८० / (१९ ६ )/ बारा, दिनांक २१ मार्च, २०१२ मध्ये पुढीलप्रमाणे फेरबदल करीत आहे : 

उक्त अधिसूचनेमध्ये, “ ही अधिसूचना “ मोताळा व नांदुरा ” महसुली तालुक्यांमध्ये उद्भवलेल्या 
आणि दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , बुलढाणा व खामगाव यांच्या दप्तरी दिनांक १ एप्रिल २०१२ 
प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांवर परिणामक असणार नाही. ” ही ओळ वगळण्यात येईल आणि ती 
उक्त अधिसूचनेचा कधीही भाग नव्हती असे मानण्यात येईल . 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


एस . एस . शिंदे, 
सॉलिसिटर (मुफसिल विवाद ) -नि - सह सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४/ श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


७५ 


७६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १ ९ ३६ 


स्तर आणि न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग यांचे न्यायालय , भुसावळ 

यांच्याकडे दाखल केलेली असतील 
आणि त्यांच्याकडून त्यावर कार्यवाही करम्यात येत असेल ती प्रकरणे दिनांक २२ जानेवारी २०१२ पासून 
न्यायाधिकारी , ग्राम न्यायालय, बोदवड यांच्याकडे वर्ग करण्यात येतील. 

अनुसूची 
गावाचे नाव 

ज्याच्याअधिकारितेतून वगळण्यात आले 

असेल त्या दिवानी न्यायाधीशाचे नाव 
( १) ( २ ) 

( ३ ) 
मनमोडी 

दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , भुसावळ . 


अनु . क्र . 


१ 


२ 


सुरवाडा बुद्रुक 


८३ 


सुरवाडा खुर्द 


४ 


मुक्ताळ 
बोरगाव 


५ 


बुधवार , जून १३, २०१२/ ज्येष्ठ २३, शके १ ९ ३४ 


६ 


वाकी 


७ 


पळास खेडा 


८ 


शेळवाड 


९ 


बोदवड 


१० 


व हाड बुद्रुक 


११ 


वहाड खुर्द 


१२ 


१३ 


विधी व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २० जानेवारी २०१२ 

अधिसूचना 
ग्राम न्यायालय अधिनियम , २००८ . 

क्रमांक सीआरसी.२०११/ सीआर १४ ९ /कार्या- १२५. - ग्राम न्यायालय अधिनियम , २००८ अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि मुंबई उच्च न्यायालयाशी विचारविनिमय 
करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे असा निदेश देते की , दिनांक २२ जानेवारी २०१२ रोजी व तेव्हापासून 
जळगाव जिल्ह्यातील बोदवड तालुक्यातील बोदवड या गावी ग्राम न्यायालय स्थापन करण्यात येईल . 

( क ) ग्राम न्यायालय अधिनियम , २००८ , पहिली अनुसूची भाग- एक व भाग दोन आणि दुसरी 
अनुसूची भाग- एक , दोन व तीन यांनूसार बोदवड पोलीस ठाण्यामधील तसेच यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या गावामधील फौजदारी व दिवाणी प्रकरणे , जी दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 


जळचक बुद्रुक 
जळनक खुर्द 
गोडेगाव खुर्द 


१४ 


१५ 


बोधेगाव बुद्रुक 


१६ 


धानोरी 


१७ 


विचावा 


१८ 


१ ९ 


साळसिंगी 
जुनोना 
फरखांडा 


. 


२० 


भाग चार- अ -१० अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


৩৩ 


७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १ ९ ३६ 


अनुसूची -चालू 


अनुसूची –समाप्त . 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


२१ 


सोनोटी 


४५ 


लोनवाडी 


२२ 


नाडगाव 


४६ 


येवती 


२३ 


नंदगाव 


४७ 


राऊतझिरा 


२४ 


आमडगाव 


४८ 


रेवती 


२५ 


हिंगणे 


४ ९ 


चिखली बुद्रुक 


२६ 


सिरसाळा 


५० 


२७ 


कोल्हाडी 
चिंचखेड सिम 


33 


गोरखेडे 
भानखेडे 
करंजी 
पाचदेवळी 
हरणखेडा 


२८ 


५३ 


२ ९ 


राजूर 


५४ 


३० 


वरखेड खुर्द 
वरखेड बुद्रुक 


३१ 


३२ 


३ 


पळासखेड 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


३३ 


एनगाव 


३४ 


धनखेडा 


एस . एस . शिंदे, 
शासनाचे सह सचिव . 


३५ 


निमखेड 


३६ 


चिंचखेड प्रगणे 


my 


३७ 


वडजी 


३८ 


चिखली 


३ ९ 


शेवगाव 


४० 


मनूर बुद्रुक 


४१ 


मनूर खुर्द 
कु - हा हारडो 


४२ 


४३ 


धोंड खेड 


४४ 


जामठी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १ ९ ३६ 


८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४/ श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


विधी व न्याय विभाग 


अनुसूची -चालू 


( २ ) 


( ३ ) 


मादाम कामा मार्ग, 

हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २० जानेवारी २०१२ 

अधिसूचना 


४ 


मुक्ताळ 


बोरगाव 


ग्राम न्यायालय अधिनियम , २००८ . 


६ 


वाकी 


७ 


पळास खेडा 


क्रमांक सीआरसी.२०११ / सीआर १४ ९ / कार्या- १२. - ग्राम न्यायालय अधिनियम , २००८ यान्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि मुंबई उच्च न्यायालयाशी विचारविनिमय करून , 
महाराष्ट्र शासन याद्वारे असा निदेश देते की , दिनांक २२ जानेवारी २०१२ रोजी व तेव्हापासून जळगाव 
जिल्ह्यातील बोदवड तालुक्यातील बोदवड या गावी ग्राम न्यायालय स्थापन करण्यात येईल. 

( क ) बोदवड येथील जळगाव जिल्हा न्यायालयाला दुय्यम असलेले एक ग्राम न्यायालय बोदवड येथे 


८ 


शेळवाड 


- 


९ 


बोदवड 


१० 


व -हाड बुद्रुक 


असेल. 


११ 


वहाड खुर्द 


( ख ) सह दिवाणा न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर आणि न्याय दंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, भुसावळ हा 
न्यायधिकारी म्हणून उक्त ग्राम न्यायालयाच्या अध्यक्षस्थानी असेल (नियमित नियुक्त्या करण्यात येईपर्यंत ) 
तो बोदवड येथे आपले ग्राम न्यायालय भरवील . 


१२ 


जळज्रक बुद्रुक 


१३ 


जळनक खुर्द 
गोडेगाव खुर्द 


१४ 


१५ 


बोधेगाव बुद्रुक 


( ग) न्यायधिकारी, बोदवड यांच्या सर्वसाधारण अधिकारितेच्या स्थानिक हद्दीमध्ये बोदवड, महसुली 
तालुक्यात अंतर्भूत असलेल्या क्षेत्रांचा समावेश असेल. 

( घ ) अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेली आणि यापूर्वी दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर भुसावळ यांच्या 
सर्वसाधारण अधिकारितेच्या स्थानिक हद्दीमध्ये अंतर्भूत असलेली बोदवड तालुक्यातील गावे त्याहद्दीतून 
वगळण्यात येतील. 


धानोरी 


१६ 
१७ 
१८ 


विचावा 


अनुसूची 


साळसिंगी 


अनु. क्र . 


गावाचे नाव 


१ ९ 


जुनोना 


ज्याच्याअधिकारितेतून वगळण्यात आले 
असेल त्या दिवानी न्यायाधीशाचे नाव 

( ३ ) 


२० 


फरखांडा 


( १ ) 


( २ ) 


२१ 


सोनोटी 


१ 


मनमोडी 


दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, भुसावळ . 


~ 


२२ 


नाडगाव 


सुरवाडा बुद्रुक 


M 


नंदगाव 


mm 


३ 


सुरवाडा खुर्द 


२४ 


आमडगाव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


८१ 


८२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४/ श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


अनुसूची -चालू 


अनुसूची -समाप्त . 


( २ ) 


( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


२५ 


हिंगणे 


४६ 


येवती 


२६ 


सिरसाळा 


४७ 


राऊतझिरा 


२७ 


कोल्हाडी 


४८ 


रेवती 


२८ 


चिंचखेड सिम 


४ ९ 


चिखली बुद्रुक 


२ ९ 


राजूर 


५० 


गोरखेडे 


वरखेड खुर्द 


५१ 


भानखेडे 


३० 
३१ 

३ 


वरखेड बुद्रुक 


५२ 


करंजी 


३२ 


पळासखेड 


५३ 


पाचदेवळी 


३३ 


एनगाव 


५४ 


हरणखेडा 


३४ 


धनखेडा 


३५ 


निमखेड 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


३ 


चिंचखेड प्रगणे 


६ 


३७ 


वडजी 


३८ 


चिखली 


एस . एस . शिंदे, 
शासनाचे सह सचिव . 


३ ९ 


शेवगाव 


४० 


मनूर बुद्रुक 


४१ 


मनूर खुर्द 
कु - हा हारडो 


४२ 


४३ 


धोंड खेड 


४४ 


जामठी 


४५ 


लोनवाडी 


भाग चार - अ -११ 


८३ 


८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४/ श्रावण १६-२२ , 


शके १ ९ ३६ 


२. महाराष्ट्र कारागृह शिपाई, गट - क ( सेवाप्रवेश), नियम , २००८ यांच्या नियम ४ ऐवजी पुढील 
नियम दाखल करण्यात येईल : 

४. (१) शारीरिक चाचणी (१०० गुण ) : - जे उमेदवार शारीरिक व शैक्षणिक अर्हता पूर्ण 
करीत असतील अशा उमेदवारांना शारीरिक पात्रता चाचणी द्यावी लागेल. शारीरिक चाचणी 
पुढीलप्रमाणे एकूण १०० गुणांची असेल : 
( अ ) पुरुष उमेदवार , 

( १ ) १०० मीटर धावणे 
( २ ) ८०० मीटर धावणे 
( ३ ) १० पुल अप्स 
( ४ ) लांब उडी 
( ५ ) गोळा फेक 

२० गुण 


२० गुण 
२० गुण 
२० गुण 
२० गुण 


८४ 


एकूण 


१०० गुण 


( ब ) महिला उमेदवार 


शनिवार, जून १६, २०१२ / ज्येष्ठ २६, शके १ ९ ३४ 


२५ गुण 
२५ गुण 
२५ गुण 
२५ गुण 
१०० गुण 


गृह विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १४ जून २०१२ 

अधिसूचना 
कारागृह अधिनियम, १८ ९ ४ . 

क्रमांक जेएलई, १३०६ / १०६५ / प्र.क्र .२४८ /पीआरएस -१ : - कारागृह अधिनियम , १८ ९ ४ (१८ ९ ४ 
चा ९ ), हा महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना त्याच्या कलम ५ ९ च्या खंड १० द्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासन , याद्वारे , महाराष्ट्र कारागृह शिपाई, गट- क ( सेवाप्रवेश ) नियम , २००८ यामध्ये आणखी 

सुधारणा 
करण्याकरिता पुढील नियम करीत आहे : 

१. या नियमांना , महाराष्ट्र कारागृह शिपाई, गट- क ( सेवाप्रवेश ), ( सुधारणा) नियम, २०१२ असे 
म्हणावे . 


( १ ) २०० मीटर धावणे 
( २ ) ३ किलो मीटर चालणे 
( ३ ) लांब उडी 
( ४ ) गोळा फेक ( ४ कि . ग्रॅ . ) - 

एकूण 
( २ ) लेखी चाचणी ( १०० गुण ) 
( अ) जे उमेदवार शारीरिक पात्रता चाचणीत किमान ५० टक्के गुण मिळवतील अशा उमेदवारांना 
जाहिरातीत प्रसिध्द केलेल्या प्रवर्गनिहाय रिक्त पदांच्या १ : ८ या प्रमाणात , १०० गुणांच्या लेखी 
चाचणीसाठी बोलावण्यास पात्र ठरविण्यात येईल . 
( ब ) लेखी चाचणीमध्ये खालील विषयांचा समावेश असेल , 

( १) अंकगणित 
( २) सामान्य ज्ञान व चालू घडामोडी 
( ३ ) बुध्दिमत्ता चाचणी 

( ४ ) मराठी व्याकरण . 
( क ) लेखी चाचणी बहुपर्यायी स्वरुपाची राहील व मराठी भाषेत घेण्यात येईल . लेखी 
चाचणीचा कालावधी ९ ० मिनिटे एवढा असेल . 


भाग चार - अ -११ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


८५ 


८६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४/ श्रावण १६-२२, शके १ ९ ३६ 


HOME DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , Dated 14th June 2012 


NOTIFICATION 


. 


स्पष्टीकरण. - जे उमेदवार शारीरिक पात्रता चाचणीत किमान ५० टक्के गुण मिळवतील, अशा 
उमेदवारांना जाहिरातीत प्रसिध्द केलेल्या , प्रवर्गनिहाय रिक्त पदांच्या १ : ८ या प्रमाणात लेखी चाचणीसाठी 
बोलावण्यास पात्र ठरविण्यात येईल . उदा. जर अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी १० आणि अनुसूचित जमाती 
प्रवर्गासाठी ५ रिक्त पदे असतील तर, अनुसूचित जाती प्रवर्गातील ८० (८ x १० = ८० ) उमेदवार 
व अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी ४० (८ x ५ = ४० ) उमेदवार यांची गुणावत्तेनुसार त्या त्या 
प्रवर्गातील यादी तयार केली जाईल . तथापि , अनुसूचित जाती प्रवर्गातील गुणानुक्रमे ८० व्या क्रमांकावर 
असलेल्या उमेदवारास मिळालेल्या गुणांएवढे गुण अनुसूचित जाती प्रवर्गातील जेवढ्या उमेदवारांना 
मिळालेले असतील ते सर्व उमेदवार लेखी चाचणीसाठी बोलावण्यास पात्र असतील . तसेच अनुसूचित 
जमाती प्रवर्गातील गुणानुक्रमे ४० व्या क्रमांकावर असलेल्या उमेदवारास मिळालेल्या गुणांएवढे गुण 
अनुसुचित जमाती प्रवर्गातील जेवढ्या उमेदवारांना मिळाले असतील ते सर्व उमेदवार लेखी चाचणीसाठी 
बोलावण्यास पात्र असतील . 

( ३ ) कारागृह महानिरीक्षकांनी घटित केलेले निवड मंडळ , या नियमाच्या पोट -नियम ( १) व 
( २ ) मध्ये नमूद केलेल्या दोन निकषांवरून प्राप्त झालेल्या निकालाच्या आधारे उमेदवारांची गुणवत्ता 
यादी तयार करील . शारीरिक चाचणी व लेखी चाचणी यामध्ये प्राप्त होणारे गुण एकत्र केल्यानंतर , 
उमेदवारांची अंतिम गुणवत्ता यादी, सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्रमांक . एस.आर.व्ही. १०९ ७ / 
प्र.क्र .३१/ ९ ८ / १६- अ दिनांक १६ मार्च १९९९ च्या शासन निर्णयामध्ये दिलेल्या टप्प्यानुसार , 
तसेच शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या त्यानंतरच्या कोणत्याही आदेशानुसार तयार 
करण्यात येईल . 


PRISON ACT , 1894. 
No. JLE.1306/ 1065 / C.R.248/ PRS - 1.- In exercise of the 

power conferred 
by clause ( 10 ) of section 59 of the Prison Act, 1894 (9 of 1894 ) in its 
application to the State ofMaharashtra , and of all other powers enabling 
it in that behalf , the Government of Maharashtra hereby makes the 
following rule to amend the Maharashtra Jail Sepoy , Group- C 
(Recruitment), Rules , 2008 , as follows, namely : 

1. These rules may be called the Maharashtra Jail Sepoy , Group - C 
(Recruitment) (Amendment) Rules , 2012 . 

2. For rule 4 of the Maharashtra Jail Sepoy , Group - C (Recruitment) 
Rules 2008 , the following rule shall be substituted , namely : 

4. ( 1) Physical test ( 100 marks ).— The Candidates , who fulfill the 
physical and educational qualifications shall be required to appear for 
a physical fitness test. The physical test shall be of a total 100 marks 
as follows, namely : 

( A ) Male candidates : 
( 1) 100 Meters running 

.. 20 marks 
( 2 ) 800 Meters running 

20 marks 
( 3 ) 10 pull - ups 

20 marks 
(4 ) Long jump 

20 marks 
( 5 ) Shot put 

20 marks 

Total 100 marks 
( B ) Female candidates 
( 1 ) 200 Meters running 

25 marks 
(2 ) 3 kilometers Walking 

25 marks 
( 3 ) Long jump 

25 marks 
( 4 ) Shot put 

25 marks 
Total 100 marks 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


स . नु . गावीत, 
शासनाचे सहसचिव . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १ ९ ३६ 


८७ 


( 2 ) Written Test ( 100 Marks) : ( A ) The candidates securing a 
minimum of 50 % marks in the physical fitness test shall be eligible to 
be called to appear for a written test of 100 marks in the ratio of 1 : 8 
of vacancies advertised in the respective categories . 

( B ) The Written Test shall include the following subjects, namely: 

(i) Arithmetic 
( ii ) General knowledge and current affairs 
(iii) Intectual test 

(iv ) Marathi Grammar. 
(C ) The questions asked in written test shall be objective type and 
conducted in Marathi language . The duration of written test shall 

be 90 minutes . 
Explanation.— The Candidates securing a minimum of 50 % marks in 
the physical fitness test shallbe eligible to be called to appear for a written 
test in the ratio 1 : 8 of vacancies advertised in the respective categories . 
For example , if there are 10 vacancies in the Scheduled Caste category 
and 5 vacancies in the Schdeuled Tribes category , the 80 (8 x 10 = 80 ) 
candidates will be listed on the merit in the Scheduled Caste category and 
40 (8 x 5 = 40 ) candidates will be listed in the Scheduled Tribes category , 
However, all candidates in the Scheduled Caste category , who have 
secured the same marks as the Scheduled Caste candidate at the 80th 
rank shall be eligible to be called to appear for a written test. Similarly , 
all Scheduled Tribes category candidates who have secured same the 
marks as the Scheduled Tribes candidate ranking 40th will be eligible to 
be called to appear for a written test . 

( 3 ) The Selection Board constituted by the Inspector General Prison 
shall prepare a merit list from amongst the candidates based on the 
results of the two criteria enumerated in sub -rules ( 1 ) and ( 2 ) of this 
rule . After amalgamation ofmarks obtained in physical test and written 
test, the final merit list shall be prepared as per the steps mentioned 
in the Government Resolution , General Administration Departments 
No. SRV - 1097 /CR - 31/98 /16A , dated 16th March 1999 and any subsequent 
orders issued by the Government, from time to time, in this behalf . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. N. GAVIT , 
Joint Secretary to Government . 


८८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४/ श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४/ श्रावण १६-२२, शके १ ९ ३६ 


८ ९ 


( ब) " उप प्रारुपकार-नि - उप सचिव " म्हणेज शासनाच्या विधी व न्याय विभागातील उप 
प्रारुपकार -नि - उप सचिव ; 

( क ) " प्रारुपकार- नि - सह सचिव " म्हणजे शासनाच्या विधी व न्याय विभागातील 
प्रारुपकार -नि - सह सचिय : 

शासन " म्हणेज महाराष्ट्र शासन . 
३ . " प्रारुपकार -नि - सह सचिव " या पदावरील नियुक्ती, उप प्रारुपकार-नि - उप सचिव हे पद 
धारण केलेल्या व या पदावर तीन वर्षांहून कमी नाही इतकी नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या व्यक्तींमधून 
गुणवत्ता आणि ज्येष्ठता या आधारावर काटेकोरपणे निवड करून सुयोग्य व्यक्तीच्या पदोन्नतीने 
करण्यात येईल . 

४. नियम ३ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर नियुक्त केलेल्या व्यक्तीस, जर ती अगोदरच उत्तीर्ण 
झाली नसेल किंवा तिला उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली नसेल तर, त्यासंबंधी करण्यात आलेल्या 
नियमानुसार त्याला/तिला हिंदी व मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील , 

५. नियम ३ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर नियुक्त केलेल्या व्यक्तीस माहिती व तंत्रज्ञान 
संचालनालय, महाराष्ट्र शासन यांनी संगणक अर्हतेसंबंधी वेळोवेळी केलेल्या तरतुदीनुसार संगणक 
वापरासंबंदीचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. 


८५ 


शनिवार, जून १६, २०१२ / ज्येष्ठ २६, शके १९ ३४ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


वि . ल . आचलिया , 
प्रधान सचिव व विधी परामर्शी. 


विधी व न्याय विभाग 
हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ मे २०१२, 

अधिसूचना 
भारताचे संविधान. 

क्रमांक इएसटी, २०११/ प्र. क्र . ६४८/ का . दोन, -भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ खालील 
परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून आणि अस्तित्वात असलेले संबंधित 
सर्व नियम, आदेश किंवा संलेख अधिक्रमित करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल याद्वारे, महाराष्ट्र 
शासनाच्या विधी व न्याय विभागातील प्रारुपकार- नि - सह सचिव ( गट- अ) या पदाच्या सेवाभरतीचे 
विनियमन करणारे पुढील नियम करीत आहेत, जसे : 

१. या नियमांना विधी व न्याय विभागातील, " प्रारुपकार-नि -सह सचिव ( गट - अ) सेवा प्रवेश 
नियम, २०१२ " असे संबोधण्यात यावे. 
२. या नियमांमध्ये, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अभिप्रेत नसेल तर. 

विभाग " म्हणजे शासनाचा विधी व न्याय विभाग : 


भाग चार - अ -१२ 


30 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १ ९ ३६ 


९ १ 


LAW AND JUDICLARY DEPARTMENT 


Hutatma Rajguru Chowk , Madam Kama Road, 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 31th May 2012 


4. A person appointed to the post mentioned in rule 3 shall be required 
to pass the examination in Hindi and Marathi according to the rules made 
in that behalf, unless he has already passed or has been exempted from 
passing those examinations. 

5. A person appointed to the post mentioned in rule 3, shall posssess a 
certificate in computer operation prescribed by the Directorate of Informa 
tion Technology , Government of Maharashtra from time to time, 


NOTIFICATION 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


V. L. ACHLIYA , 
Principal Secretary and 
Remembrancer of Legal Affairs. 


CONSTITUTION OF INDIA . 

No. EST. 2011/ C.R . 648/D - 2. - In exercise of the powers conferred by 
the proviso to Article 309 of the Constitution of India and in supersession 
of all existing rules, orders or instruments made in this behalf , the 
Governor of Maharashtra is hereby pleased to make the following rules, 
regulating the recruitment to the post of Draftsman -cum - Joint Secretary 
(Group A ), in the law and Judiciary Department of the Government of 
Maharashtra , namely : 

1. These rules may be called " the Draftsman - cum -Joint Secretary 
(Group A ), in the Law and Judiciary Department (Recruitment) Rules , 
2012 , 
2. In these rules, unless the context requires otherwise- 

(a ) * Department" means the Law and Judiciary Department of the 
Government ; 

(b ) * Deputy Draftsman -cum -Deputy Secretary " means the Deputy 
Draftsman -cum - Deputy Secretary of the Law and Judiciary Depart 
ment of the Government ; 

(c ) " Draftsman -cum - Joint Secretary means the Draftsman -cum 
Joint Secretary of the Law and Judiciary Department of the Govern 
ment ; 

(d ) Government " means theGovernment of Maharashtra. 
3. Appointment to the post of Draftsman -cum -Joint Secretary shall be 
made by promotion of a suitable person strictly on the basis of merit -cum 
seniority from amongst the persons holding the post of Deputy Drafts 
man -cum -Deputy Secretary having not less than three years regular 
service in that post. 


भाग चार - अ -१२ अ 


९ २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४/ श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४/ श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


३ 


अनुसूची 


जिल्हा 
( १ ) 


पदनाम 
( ३) 


गोंदिया १, प्रधान जिल्हा न्यायाधीश 

२. दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ) 
३. जिल्हाधिकारी 


४. पोलीस आयुक्त 


८६ 


अध्यक्ष ( पदसिद्ध) 
सचिव ( पदसिद्ध ) 
सदस्य ( पदसिद्ध ) 
सदस्य ( पदसिद्ध ) 
सदस्य ( पदसिद्ध ) 
सदस्य ( पदसिद्ध ) 
सदस्य ( पदसिद्ध ) 
सदस्य (पदसिद्ध ) 


शनिवार, जून १६, २०१२ / ज्येष्ठ २६, शके १९ ३४ 


५. पोलीस अधीक्षक 
६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
७. मुख्य न्याय दंडाधिकारी 
८. जिल्हा सरकारी अभिवक्ता 
९ . डॉ . सलाम समाजसेदक 
१०. श्री . शांतीलाल राजाराम ढाकणे 
११. श्रीमती एम. पी . चतुर्वेदी, वकील 
१२. कु . शबाना अन्सारी, वकील . 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


विजय एल . अचलिया , 
प्रधान सचिव व विधी परामर्शी. 


विधी व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. दिनांक १२ जून २०१२ 

अधिसूचना 
विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, १९ ८७ . 

क्रमांक एलएदी. २०११ / ४४४/ प्र. क्र . ४५/ का , २२. - विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, १ ९ ८७ 
( १९ ८७ चा ३९ ), यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे. याच्या 
कलम ९ चे उप कलम ( १) आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण नियम , १९९ ८ याचा नियम 
१० , या अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र शासन. मा . न्यायमूर्ती, 
उच्च न्यायालय यांच्याशी सल्लामसलत करून याद्वारे उक्त अधिनियमान्वये जिल्हा प्राधिकरणावर 
सोपविण्यात आलेले किंवा त्यांना नेमून देण्यात आलेले अधिकार पार पाडण्याकरिता आणि कर्तव्याचे 
पालन करण्याकरिता, गोंदिया जिल्हाकरिता, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण राज्यामध्ये गठीत करीत 
आहेत , आणि याद्वारे यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ (२ ), मध्ये निर्देशिलेल्या गोंदिया जिल्हा 
विधी सेवा प्राधिकरणाकरिता सदस्य म्हणून ३ वर्षांच्या कालावधीकरिता पुढीलप्रमाणे व्यक्तींचे 
नामनिर्देशन करीत आहे : 


९ ४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४/ श्रावण १६-२२, शके १ ९ ३६ 


९ ५ 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 


Schedule 


Madam Kama Road, Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032, dated the 12th June 2012 


District 

( 1 ) 


Name 

( 2 ) 


Designation 

( 3 ) 


NOTIFICATION 


8. The District Government Pleader. 
9. Dr. Salam , Social Worker . 
10. Shri Shantilal Rajaram Dakhane. 
11. Smt. M. P. Chaturvedi, Advocate 
12. Ku . Shabana Ansari, Advocate . 


Member ( Ex -officio ) 

Member 
Member 
Member 
Member 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


LEGAL SREVICES AUTHORITY ACT, 1987 . 

No.LAB . 2011/242/C.R . 45 /D -22. - In exercise of the powers conferred 
by sub - section (1) of section 9 of the Legal Services Authorities Act , 1987 
( 39 of 1987 ), read with rule 10 of the Maharashtra State Legal Services 
Authority Rules , 1998 , the Government of Maharashtra in consulatation 
with the Chief Justice of the High Court, is hereby pleased to constitute 
the District Legal Services Authority for the Gondia District in the State 
of Maharashtra to exercise the powers and perform the functions con 
ferred on , assigned to the District Authority under the Act : and hereby 
nominate the persons to be a member of the Gondia District Legal Services 
Authority mentioned in column (2 ) of the Schedule appended hereto, for 
the period of three years, as follows,namely - 


VIJAY L. ACHLIYA , 

Principal Secretary and 
Remembrancer of Legal Affairs. 


Schedule 


District 

( 1 ) 


Name 

( 2 ) 


Designation 

( 3 ) 


Gondia 1. The Principal District Judge . 


2. The Civil Judge (Senior Division ). 


Chairperson 

(Ex - officio ). 
Member Secretary 

( Ex-officio ). 
Member (Ex- officio ) 
Member (Ex -officio ) 
Member (Ex - officio ) 
Member (Ex - officio ) 


3. The Collector . 
4. The Commissioner of Police 
5. The Superintendent of Police . 
6. The Chief Executive Officer, 

Zilla Parishad 
7. The Chief Judicial Magistrate. 


Member ( Ex -officio ) 


९ ६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४/ श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


९ ७ 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032 , dated the 8th June 2012 


Draft 


OATHS ACT, 1969 . 

No. SRV.26 /2007 /3039 /C.R . 6 / E - 7. - In exercise of the powers 
conferred by clause (b ) of sub -section ( 2 ) of section 3 of the Oaths act , 
1969 (44 of 1969), the Government of Maharashtra hereby empowers 
the Circle officer working on the establishment of the Collector to 
administer oaths and affirmations for the pupose of affidavits other 
than those for the purpose of judicial proceedings. 


८७ 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


शुक्रवार , जून २२, २०१२ / आषाढ १, शके १ ९ ३४ 


RAJENDRA BENGALE , 
Deputy Secretary to Government. 


महसूल व वन विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ८ जून २०१२ 


प्रारूप 


- 


शपथ अधिनियम , १ ९ ६ ९ . 

क्रमांक एसआरव्ही. २६ / २००७/ ३०३९ / प्र.क्र . ६/ ई- ७. – शपथ अधिनियम, १९ ६९ ( १९ ६ ९ चा ४४ ) 
मधील कलम ३ पोट - कलम ( २ ), ( ब ) अन्वये शासनास विहित असलेल्या शक्तींचा वापर करून 
जिल्हाधिकारी यांचे आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या, मंडळ अधिकारी यांना न्यायालयीन कामकाजाव्यतिरिक्त 
शपथ देण्यास व प्रतिज्ञापत्र दृढिकरण करून देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजेंद्र बेंगळे , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - अ -१३ 


९ ८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १ ९ ३६ 


९९ 


समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन , महाराष्ट्र मोटार वाहन (स्कूल 
बसकरिता विनियम ) नियम , २०११ यात सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत आहे. उक्त 
अधिनियमांच्या कलम २१२ च्या पोट -कलम (१ ) व्दारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्वप्रसिद्ध करण्यात 
आलेले आहेत : 

१. या नियमांना, महाराष्ट्र मोटार वाहन (स्कूल बसकरिता विनियम ), ( पहिली सुधारणा ) नियम , 
२०१२, असे म्हणावे. 

२. महाराष्ट्र मोटार वाहन ( स्कूल बसकरिता विनियम ) नियम , २०११ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश 
मुख्य 

नियम असा करण्यात आला आहे ), यांच्या नियम २ मध्ये , -( क ) खंड( ड ) मध्ये चारचाकी 
हलक्या मोटार वाहनांचा या मजकुरानंतर पुढील मजकूर जादा दाखल करण्यात 
येईल 


" 


. 


८८ 


" 


“ 


मंगळवार , जून २६, २०१२ / आषाढ ५, शके १९ ३४ 


" 


गृह विभाग 


आणि परिवहन आयुक्तांकडून वेळोवेळी मान्यता देण्यात येतील अशी आसन व्यवस्था व सुरक्षा 
वैशिष्ट्ये असलेल्या टणक छताच्या व बंदिस्त प्रवासी कक्षांनीयुक्त तीनचाकी ऑटोरिक्षाचा.”; 
( ख ) खंड ( ज ) ऐवजी पुढील खंड दाखल करण्यात येईल : 

( ज ) “ सहवर्ती " याचा अर्थ, या नियमांच्या प्रयोजनार्थ, स्कूल बसच्या मालकाने शाळा 
व्यवस्थापनाच्या मान्यतेने नियुक्त केलेली व्यक्ती, असा आहे; ". 
३. मुख्य नियमांच्या नियम १० मध्ये, 

( क ) खंड ( तीन ) मधील दुसऱ्या परंतुकानंतर पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात 
येईल : 

परंतु, तसेच मुंबई शहर वगळता अन्य बाबतीत , शाळा व्यवस्थापनाच्या मालकीची असलेली 
आणि केवळ स्कूलबस म्हणूनच वापरण्यात येणारी वाहने, त्यांच्या सुरुवातीच्या नोंदणी दिनांकापासून 
वीस वर्षांपेक्षा अधिक जुनी असता कामा नयेत, "; 
( ख ) खंड (पाच) मध्ये पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल : 

परंतु, चालक वगळता, बारापर्यंत आसनक्षमता असलेल्या स्कूलबसेसमध्ये सहवर्तीची 
आवश्यकता असणार नाही. अशा बाबतीत, सहवर्तीची कार्ये चालकाकडून स्वतः पार पाडण्यात 


“ 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, 

मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २५ जून २०१२ . 


अधिसूचना 


मोटार वाहन अधिनियम , १ ९ ८८ . 


क्रमांक एमव्हीआर. ०३१२ /प्र.क्र .२२७ / पुनर्बाधणी-१/ परि -२. - मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ 
( १९ ८८ चा ५ ९), याच्या कलम ९ ६ पोट कलम ( २ ), खंड ( तेहेतीस ), कलमे १११ व ११७ तसेच 
कलम ६७ यांद्वारे , प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि या बाबतीत महाराष्ट्र शासनास 


येतील. ” ; 


१०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १९३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४/ श्रावण १६-२२, शके १ ९ ३६ 


१०१ 


( ख ) स्कूलबसमध्ये आय . एस . आय. मार्क असलेली “ ए बी सी ” प्रकारची अग्निशामक 
उपकरणे देखील खाली विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे बसविण्यात येतील : 


अग्निशामक उपकरण 
जेथे ठेवावयाची ती जागा 


वाहनाचा प्रकार 


( ग ) खंड ( आठ ) ऐवजी पुढील खंड दाखल करण्यात येईल : 

( आठ ) स्कूलबसच्या प्रवेशद्वाराच्या सर्वात खालच्या पायरीची उंची जमिनीपासून 
३०० मिलीमीटरपेक्षा अधिक नसेल आणि सर्व पायऱ्या न घसरणाऱ्या असल्या पाहिजेत : 

परंतु , सर्वात खालच्या पायरीची उंची ३५० मिलीमीटरपेक्षा जास्त असेल अशा वापरात 
असलेल्या बसेसमध्ये एक अतिरिक्त पायरी ( घडी होणारी, सरकती अथवा कायमस्वरूपी ) बसविणे 
पुरेसे 
( घ) खंड ( अकरा) ऐवजी पुढील खंड दाखल करण्यात येईल : 

( अकरा ) स्कूल बसमध्ये गँगवेकडील आसनाला खालीलपैकी कोणत्याही एका ठिकाणी , 
आधारासाठी हँडलची तरतूद असेल 


अग्निशामक अग्निशामक 
उपकरणाची उपकरणांची 
क्षमता संख्या 
( २ ) ( ३ ) 


असेल . ”; 


( १ ) 


( ४ ) 


१ 


५ किलो 


१ 


( क ) आसनाच्या मागच्या बाजूवर , 


( ख ) आसनाच्या वरच्या कडेवर , 


( ग ) आसनाच्या बाजूला : 


५ किलो 


२ 


परंतु , ज्या बसमध्ये आसनांच्या रचनेत हँडल्स अंतर्भूत आहेत किंवा अगोदरच उभे स्टँचियन 
पोल बसविण्यात आले आहेत , अशा बसमधील आसनाच्या बाबतीत आधारासाठी अतिरिक्त 
हँडलची तरतूद करणे आवश्यक असणार नाही."; 
( ड ) खंड ( अकरा ) नंतर पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येतील : 

( अकरा- क ) बसच्या प्रवेशद्वाराला लागून, समोरच्या दिशेस तोंड करून स्टेप वेललगतच्या 
आसनांजवळ स्कूल बसच्या तळपृष्ठापासून छतापर्यंत एक स्टँचियन पोल व त्या पोलला स्कूल 
बसच्या कडेपासून जोडणारे , एकावर एक दोन आडवे दांडे ज्यांची उंची बसच्या तळपृष्ठापासून 
अनुक्रमे ६० व ९ ० सेंटीमीटर असेल , अशा रीतीने बसविणे आवश्यक असेल . 

( अकरा- ख ) अर्ध्या इंच व्यासापेक्षा कमी नसतील असे अॅल्युमिनिअम किंवा पावडर कोटेड 
स्टीलचे आडवे व उभे दांडे अथवा जाळीचा वापर करून बसमधील चालकाच्या आसनाचे क्षेत्र 
हे प्रवासी कक्षापासून पूर्णपणे स्वतंत्र करण्यात येईल. ”; 
( च ) खंड ( तेरा ) ऐवजी पुढील खंड दाखल करण्यात येईल : 

( तेरा ) ( क ) महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम , १९ ८ ९ याच्या नियम १९ २ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
वस्तूंचा अंतर्भाव असणारी सुसज्ज अशी प्रथमोपचार पेटी स्कूलबसमध्ये बसविलेली असेल. 


( एक ) चालक वगळता १२ 

२ किलो 

चालकाच्या कक्षामध्ये किंवा 
आसनापर्यंत आसनक्षमता 

चालकाच्या आसनाजवळ . 
असलेली 

स्कूलबस 
( दोन ) चालक वगळता १२ पेक्षा 

चालकाच्या कक्षामध्ये . 
जास्त परंतु २० पेक्षा कमी 

आसनक्षमता असलेली स्कूलबस 
( तीन ) चालक वगळता २० पेक्षा 

चालक कक्षामध्ये एक आणि मागे 
जास्त आसनक्षमता असलेली 

आपत्कालीन दरवाज्याजवळ दुसरे 
स्कूलबस 

किंवा चालकाच्या कक्षामध्ये दोन्हीही . 
( छ ) खंड ( चौदा ) ऐवजी पुढील खंड दाखल करण्यात येईल : 

( चौदा ) आसनाखालील जागेचा वापर दप्तरे ठेवण्यासाठी करण्यात येईल . ब्रेक दाबल्यानंतर 
दप्तरे पुढे जाऊ नयेत म्हणून आसन बसविण्यासाठी असलेल्या चौकटीच्या पुढील बाजूस तळापासून 
तीन इंच उंचीचा अर्धा इंच व्यासाचा आडवा रॉड बसविण्यात येईल. बारा आसनक्षमतेपेक्षा जास्त 
आसनक्षमता असणाऱ्या स्कूल बसेसमध्ये वरच्या बाजूस देखील दप्तरे ठेवण्यासाठी रॅक्स बसविणे 
आवश्यक असेल : 

परंतु , ज्यांमध्ये आसनांखाली दप्तरांसाठी रॅक्स बसविण्यात आलेल्या असतील अशा वापरात 
असलेल्या स्कूलबसेसच्या बाबतीत आडव्या रॉडची तरतूद लागू असणार नाही . "; 
( ज ) खंड ( सतरा) मध्ये, “ ३ या मजकूराऐवजी “ ४ 

हा मजकूर दाखल करण्यात येईल 
( झ ) खंड ( अठरा) मध्ये, 


" 


" 


" 


( क ) वाहनाला या मजकुरापूर्वी “ राज्य शासन राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे वेळोवळी 
अधिसूचित करील अशा दिनांकापासून ” हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल ; 


भाग चार - अ -१४ 


१०२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४/ श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ७-१३, २०१४/ श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


१०३ 


“ 


“ 


गृह विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २५ जून २०१२. 


" 


महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये " हा मजकूर व आणि महानगरपालिकांव्यतिरिक्त 
हद्दींमध्ये तो ५० किलोमीटर प्रतितासापेक्षा अधिक असणार नाही " हा मजकूर वगळण्यात येईल. 

( ग ) खंड ( एकोणीस ) मध्ये, ज्या दोन ठिकाणी “ फलक हा मजकूर आलेला आहे, त्या 
ठिकाणी त्याऐवजी फलक किंवा “ स्टीकर " हा मजकूर त्याच्या व्याकरणिक फेरफारांसह दाखल 
करण्यात येईल; 
( ट ) खंड ( एकोणीस ), नंतर पुढील परंतुक समाविष्ट करण्यात येईल : 

परंतु , बसच्या बांधणीच्या स्वरूपामुळे जर वर निर्दिष्ट केलेल्या आकाराचा फलक किंवा 
स्टीकर लावणे शक्य नसेल तर , २०० मिलीमीटर x २०० मिलीमीटर या आकाराचा फलक 
किंवा स्टीकर प्रदर्शित करणे पुरेसे असेल. शाळेत जाणाऱ्या मुलांचे चित्र ( एक मुलगी व एक 
मुलगा ) आणि “ स्कूल बस हे शब्द यांचे आकार त्या प्रमाणात कमी करण्यात येतील 


“ 


अधिसूचना 
केंद्रीय मोटार वाहन नियम , १ ९ ८ ९ . 

क्रमांक एमव्हीआर . ०३१२/ प्र.क्र .२२७ / पुनर्बाधणी -१ / परि -२. -केंद्रीय मोटार वाहन नियम , १ ९८ ९ 
यांच्या नियम ११८ च्या उप -नियम ( १) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांना अनुसरून महाराष्ट्र 
शासन, याद्वारे , शासकीय अधिसूचना क्रमांक एमव्हीआर .११०९ / प्र.क्र . ४२४ / परि -२, दिनांक १३ मार्च 
२०१२ यामध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे : 

उक्त अधिसूचनेमध्ये, नोंद १ व २ ऐवजी पुढील नोंदी दाखल करण्यात येतील : 


. 


" 


" 


अनु 
क्रमांक 
( १ ) 


वाहनाचा प्रवर्ग 


वेग नियंत्रक बसवण्याचा दिनांक 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


( २ ) 


( ३ ) 


१ नवीन नोंदणी केलेल्या स्कूलबस 


२ 


३० जून २०१२ पर्यंत नोंदणी 


दिनांक १ जुलै २०१२ पासून , नोंदणीच्या वेळी. 
दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१२ पासून योग्यता प्रमाणपत्राच्या 

नूतनीकरणाच्या वेळी किंवा दिनांक १ नोव्हेंबर 
२०१२ पूर्वी यापैकी जे आधी येईल , त्या दिवशी . 


केलेल्या स्कूलबस . 


भि . रा . वाढवे , 
शासनाचे सहसचिव . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


भि . रा . वाढवे, 
शासनाचे सहसचिव . 


भाग चार - अ -१४ अ 


१०४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४/ श्रावण १६-२२, शके १ ९ ३६ 


१०५ 


HOME DEPARTMENT 


CC 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , Dated 25th June 2012 


NOTIFICATION 


- 


CG 


MOTOR VEHICLES ACT, 1988 . 

No. MVR -0312 /CR - 227 /Reconstruction - 1 / TRA -2. - In exercise of the 
powers conferred by clause (xxxiii) of sub - section ( 2 ) of section 96 , sections 
111 and 117 read with section 67 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 
1988 ), and of all other powers enabling it in this behalf, the Government 
of Maharashtra makes the following rules , to amend the Maharashtra 
Motor Vehicles ( Regulations for School Buses ) Rules, 2011 , the same 
having been previously published , as required by sub - section (1) of section 
212 of the said Act, namely : 

1. These rules may be called the Maharashtra Motor Vehicles 
(Regulations for School Buses) (First Amendment ) Rules, 2012 . 

2 . In rule 2 of the Maharashtra Motor Vehicles (Regulations for School 
Buses) Rules, 2011 (hereinafter referred to as “ the principal Rules ” ). 

(a ) in clause (e ) after the word and figures “ upto 12” the following 
shall be added , namely : 

" and three wheeler autorickshaw with hardtop and closed type 
passenger body having seating arrangement and safety features asmay 
be approved by the Transport Commissioner, from time to time” . 

(b ) for clause (h ) the following clause shall be substituted , 
namely : 

(h ) “ Attendant” means a person appointed by the owner of the 
school bus with the approval of the school management for the 

purposes of these rules ;" 
3 . In rules 10 of the principal Rules , 

(a ) in clause ( iii), after the second proviso , the following proviso shall 
be added , namely : 

“ Provided also that , the vehicles owned be the schoolmanagement 
and used only as school buses, other Mumbai city shall not be more 
than 20 years old from the date of initial registration ." ; 


(6 ) in clause (v ), the following proviso shall be added , namely : 

Provided that, no attendant shall be necessary in respect of the school 
buses having seating capacity upto twelve seats, excluding the driver. The 
duties of the attendant in such cases , shall be performed be driver 
himself.” ; 

( c ) for clause ( viii), the following clause shall be substituted , 
namely — 

“ (viii ) The lowest foot step of the school bus entrance door shall be at 
a height not exceeding 300 mm from the ground and all steps should be 
fitted with non - slip treads : 

Provided that, it shall be sufficient to provide one additional foot step 
( foldable , sliding or fixed type ) in in -use buses wherein the height of the 
lowest foot step is more than 350 mm .” ; 
(d ) for clause ( xi), the following clauses shall be substituted , namely 

(xi) The school bus shall have provisions for grab handles near the 
aisle at any one of the following locations, namely : 

( a ) on the back side of the seat , 
(6 ) on the upper edge of the seat, 

(c ) on the side of the seat : 
Provided that, it shall not be necessary to provide an additional grab 
handle in respect of such seats having integrally designed handles or 
vertical stanchion poles already fitted ."; 

(e ) after clause (xi), the following clause shall be inserted , namely : 

" (xi-a ) It shall be necessary to provide one stanchion pole fitted with 
two horizontal bars, one above the other at the height of 60 cm and 
91 cm respectively , from floor of the school bus connecting the pole and 
side wall of the school bus near the seat facing the front and adjacent 
to the entry door and step -well. 

(xi-b ) Thedriver s seating area in the bus shall also be clearly separated 
from the passengers compartment by providing grill or horizontal and 
vertical bars of aluminium or powder coated steel of not less than half 
inch diameter. " ; 


CG 


१०६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ७-१३, २०१४/ श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२ , 


शके १ ९ ३६ 


१०७ 


(f) for clause (xiii), the following clause shall be substituted , namely : 

" ( xiii) (a ) The school bus shall be equipped with First - Aid Box containing 
articles as specified in rule 192 of the Maharashtra Motor Vehicles Rule , 
1989 . 

(b ) The school bus shall also be equipped with Fire Extinguishers of 
ABC type bearing ISI mark as specified below : 


( h ) in clause (xvii), for the word " three " the word " four ” shall be 
substituted ; 

in clause (xviii ) 
(a ) after the words “ to the vehicle ” the words “ from the date as may 
be notified by the State Government by notification published in the 
Official Gazzette, from time to time,” shall be inserted . 

(b ) the word "within Municipal Corporation limits and in other than 
Municipal Corporation limits it shall not exceed 50 km per hour " shall 
be deleted ; 

6 ) in clause (xix ), for the word " board" in the both the places where 
it occurs, the words “ board or sticker” shall be substituted ; 

(k ) after the clause (xix ), the following proviso shall be inserted , 
namely 

Provided that, it shall be sufficient to display a board or sticker of the 
size 200 mm X 200 mm , if it is not possible to provide a board or sticker 
as specified above due to nature of construction of the bus . The sizes of 
the picture of school going children (one girl and one boy ) and the words 
“ SCHOOL BUS ” shall be proportionately reduced .” ; 


Capacity No. of Fire Place where Fire 
Type 

of Fire Extinguishers Extinguishers are 
of Vehicles Extinguishers 

to be kept . 
( 1 ) 

( 2 ) (3 ) 

( 4 ) 
( i) School bus having 

2 kg . 

1 In the drivers cabin 
seating capacity upto 

or near driver seat. 
12 seats excluding 

driver . 
( ii) School bus having 

5 kg . 

1 In the drivers cabin . 
seating capacity of 
more than 12 but 
less than 20 seats 

excluding driver . 
( iii) School bus having 5 kg 

2 One in the drivers 
seating capacity of 

cabin and other in 
more than 20 seats 

the rear near the 
excluding driver . 

emergency door or 
both in drivers 
cabin . 


CG 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra . 


B. R. WADHAVE , 
Joint Secretary to Government. 


(g ) for clause (xiv ), the following clause shall be substituted , 
namely : 

“ (xiv ) The space under the seat shall be used for storage of school bags. 
There shall be a horizontal retention bar of half inch diameter welded 
to front side of seat mounting frame, at a height of three inches from 
the floor , so that school bags do not move forward on application of brakes. 
It shall also be necessary to provide for overhead racks in the school buses 
having more than twelve seats for keeping the school bags : 

Provided that , the provision of horizontal retention bar shall not be 
applicable in respect of in -use buses, which are fitted with bag racks below 
seats . " ; 


१०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १ ९ ३६ 


HOME DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , Dated 25th June 2012 


NOTIFICATION 


THE CENTRAL MOTOR VEHICLES RULES , 1989 . 

No.MVR - 0312 /CR - 227/ Reconstruction - 1/ TRA -2. — In pursuance of the 
power conferred by sub -rule ( 1 ) of 118 of the CentralMotor Vehicles Rules , 
1989 , the Government of Maharashtra hereby amends the Government 
Notification No. MVR - 1109 /C.R.424 / TRA - 2 , dated 13th March 2012 , as 
follows : 

In the said the Notification , for entries 1 and 2 , the following 
entries shall be substituted , namely : 


Date for fitment of Speed Governor 

( 3 ) 


Sr. No. Category of Vehicles 
( 1 ) 

( 2 ) 
New Registration of 
school buses. 


1 


From 1st July , 2012 at the time of 

registration . 


2 


School buses registered 
upto 30th June 2012 . 


At the time of renewal of fitness 

certificate due after the 31st 
August, 2012 or before the 
1st November 2012 , whichever 
is earlier . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra . 


B. R. WADHAVE , 
Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY 
SHRIPARSHURAMJAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENTCENTRAL PRESS , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , 
MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OFGOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


